RNINo. MAHBIL /2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक १९ ] 


गुरुवार ते बुधवार, मे ११ -१७, २०१७/ वैशाख २१- २७, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ३८, किंमत : रुपये १४. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF of areas in the Police Stations within the Navi 
POLICE , NAVI MUMBAI 

Mumbai Police Commissionerate shall sale or 

rent any vehicle or flat, room , bungalow etc . to 
Order 

any person unless and until he has furnished 
No. CP /NM / S . B ./ 1154 /2017 . — Whereas, information 

the particulars of such purchaser of the vehicle 
have been received that due to the situation 

or such Tenants or Leasers of flat , room , 
prevailing in the areas of the Police Stations 

bungalow etc. to the concerned police station . 
within the NaviMumbai Police Commissionerate , This order shall come into force with effect 
it is , apprechended that terrorists /anti-social from 28th March 2017 and shall be effective for 
elements may use second hand (used cars ) vehicles a period of 60 days upto 26th May 2017 (both 
and they may seek hideouts in the rented days inclusive ). 
residential areas viz , flat , room , bungalow etc. in 

Any person contravening this order shall be 
the area of Navi Mumbai Police Commissioner to 

punished under Section 188 of the Indian Penal 
execute their disruptive acts and there is every 

Code. 
likelihood of Breach of Peace and disturbance of 

As the notice cannot be served individually to 
public tranquility and there is grave danger to 

all concerned , the order is hereby passed 
human life and safety as well as injury to the 

ex -parte . It shall be published for information of 
public property ; 

public through press and affixing copies on the 
And whereas, it is necessary that some checks 

notice boards of the Sr . PIs . ACsP , DCsP and the 
should be put on owners and purchasers /leasers 

copies to be furnished to all N .M . M . C . offices in 
of vehicles and flat, room , bungalow etc. so that 

Navi Mumbai and Sub Registered Officers and 
terrorist/ anti- social elements in the guise of 

Regional Transport office Vashi and Panvel by 
purchasers or tenants would not cause 

affixing the copies at conspicuous places in the 
disturbance of peace and Breach of Public Order 

locality . The police officers will also promulgate 
and that immediate action is necessary for the 

this order as per the provisions of Section 163 of 
prevention of the same. 

Bombay Police Act . 
Therefore I, Tushar Doshi, Deputy Commissioner 

TUSHAR DOSHI, 
of Police , Special Branch , Navi Mumbai, in 

Deputy Commissioner 
exereise of powers conferred upon me by section 

of Police 
144 of Code of Criminal Procedure , 1973 (No . 2 

Navi Mumbai. 

(Special Branch ), 
of 1974 ) do hereby order that no Owner , 

dated 23rd March 2017 . Navi Mumbai. 
Purchaser of vehicles, Seller, leaser or Tenant of 
flat, room , bungalow etc., falling under jurisdiction 


ATT Tots ( ahl. fa .q.) — 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ -१७, २०१७ / वैशाख २१- २७, शके १९३९ 

नगरविकास विभाग 
४ था मजला , मुख्य इमारत ,मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २९ एप्रिल २०१७ 

___ अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ . 

क्रमांक टिपीएस -१२१४ / ५१३ / प्र.क्र . ४२ / १४ / नवि - १२ . - ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील ५१ गावांच्या ( सुधारित ६० गांवे) भिवंडी परीसर 
अधिसूचित क्षेत्राकरिता ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचित क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे. ) शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना 
अधिनियम , १९६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे .) चे कलम ४० मधील तरतुदींनुसार शासन नगरविकास 
विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस- १२०६ / ३३० / प्र.क्र . २३० / ०६/ नवि-१२, दिनांक १७ मार्च २००७ (दिनांक १९ एप्रिल २००७ रोजी शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध ) अन्वये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त प्राधिकरण ” असा करण्यात आला आहे .) 
विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदींनुसार शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस 
१२१२ / १६९९ / प्र. क्र . १२७/ २०१३ / नवि-१२, दिनांक ११ मार्च २०१५ अन्वये उक्त अधिसूचित क्षेत्राची प्रारुप विकास योजना ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
“ उक्त विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे .) त्याच्या विकास नियंत्रण नियमावलीसह मंजूर झाली आहे ; . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये एकात्मिकृत नगर वसाहतीची नियमावली समाविष्ट आहे. 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीची नियमावली ” असा करण्यात आला आहे . ) ; 

____ आणि ज्याअर्थी, मे . अजितनाथ हायटेक बिल्डर्स प्रा.लि . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अर्जदार कंपनी ” असा करण्यात आला आहे.) यांनी 
विशेष नगर वसाहत प्रकल्प विकसित करण्याकरिता ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त प्रकल्प ” असा करण्यात आला आहे.) लोकेशनल क्लिअरंन्स 

केला असून , ज्यामध्ये मौ . अंजूर माणकोली व सुरई , ता . भिवंडी, जि . ठाणे येथील ४५. ०१ हे . आर . 
( सोबत जोडलेल्या “ अनुसूची - अ ” मध्ये नमूद केलेल्या जमिनींसह ) क्षेत्राचा ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अर्जातील क्षेत्र ” असा करण्यात आला 
आहे.) समावेश आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेच्या जमीन वापर प्रस्तावानुसार उक्त अर्जामधील क्षेत्र रहिवास परीमंडळ , ट्रान्सपोर्ट हब अॅण्ड 
लॉजिस्टिक पार्क परीमंडळ, विविध आरक्षणे व विविध रुंदीच्या विकास योजना रस्त्यामध्ये समाविष्ट आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर आणि आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर , उक्त 
अर्जदार कंपनीने सादर केलेला मौजे अंजूर माणकोली व सुरई , ता . भिवंडी, जि . ठाणे येथील ४४- ९९. ६५ हे. आर . क्षेत्राचा प्रस्ताव उक्त एकात्मिकृत 
नगर वसाहतीच्या नियमावलीसह उक्त क्षेत्रासाठी लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींनुसार आहे आणि त्यामुळे उक्त 
अधिनियमाचे कलम ४४ ( २ ) अन्वये उक्त प्रकल्प “ एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प ” असल्याचे घोषित करणे व त्याकरिता लोकेशनल 
क्लिअरन्स प्रदान करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, आता, शासन उक्त अधिनियमाचे कलम ४४ ( २) मधील तरतुदींनुसार व अन्य तरतुदीनुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वये, 
शासन याद्वारे सोबत जोडलेल्या “ अनुसूची - अ ” मध्ये नमूद केलेल्या अंदाजे ४४ - ९९ . ६५ हे . आर . क्षेत्रावरील उक्त प्रकल्प “ एकात्मिकृत नगर 
वसाहत प्रकल्प ” असल्याचे घोषित करीत आहे, आणि त्यासाठी खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून लोकेशनल क्लिअरन्स प्रदान करण्यात येत 
आहे : 
अटी व शर्ती : 
( I) मालकी हक्कासंबंधित : 

(१) उक्त प्रकल्पासाठीच्या क्षेत्राचे मालकी हक्क / विकसन हक्क अर्जदार कंपनीकडे असणे आवश्यक राहील . संबंधित जमीन मालक , 
अर्जदार / अर्जदार कंपनी यांच्यासह इतर सर्व संबंधिताचे नोंदणीकृत सामंजस्य कराराची प्रत ( MOU), Joint Venture नोंदणीकृत कागदपत्रे 
इत्यादी इरादापत्र ( Letter of Intent ) मिळण्यापूर्वी संबंधित नियोजन प्राधिकरणांकडे सादर करणे अर्जदार कंपनीवर बंधनकारक राहील. 

( २) जमिनीच्या मालकीसंबंधीच्या सत्यतेची सर्व जबाबदारी अर्जदार कंपनीवर राहील व जागेतील विकासाच्या परवानगीवेळी अर्जदार कंपनीने 
मालकी हक्काची कागदपत्रे, मूळ महसुली अभिलेख व अधिकृत मोजणीची कागदपत्रे, मालकी हक्क , विकास हक्क सिद्ध करणा- या कागदपत्रांच्या 
मूळ प्रमाणित प्रती संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकरणाकडे इरादापत्रा ( Letter of Intent ) पूर्वी सादर करणे आवश्यक राहील . 

___ ( ३ ) एकात्मिकृत नगर वसाहतीमध्ये ज्या जमिनी सं .नं . पैकीच्या आहेत . अशा जमिनींबाबत तालुका निरीक्षक , भूमी अभिलेख यांच्याकडून 
अधिकृत मोजणी झाल्यानंतर सदर जमिनी बृहत आराखडयात / रेखांकनामध्ये अंतर्भूत करण्यात याव्यात . अशा जमिनीच्या मोजणी नंतर जर त्या 
सलग राहत नसतील तर त्या या लोकेशनल क्लिअरन्समधून आपोआप वगळल्या जातील व अशा जमिनी वगळल्यानंतर उर्वरीत सलग क्षेत्र हे 
एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाकरिता आवश्यक असलेल्या किमान ४० हेक्टर पेक्षा कमी होत असल्यास अशा क्षेत्रावर एकात्मिकृत नगर 
वसाहत राबविता येणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ११- १७, २०१७/ वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


३ 


. . 


( ४ ) एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार वन विभागाकडील सक्षम प्राधिका-याकडून प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेऊन 
तो संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकरणास लेटर ऑफ इंटेटपूर्वी सादर करणे अर्जदार कंपनीवर बंधनकारक राहील . 

( ५ ) सदर एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील समाविष्ट जमिनींमध्ये आदिवासी / वन / शासकीय जमिनी समाविष्ट नसल्याबाबतचे 
प्रमाणपत्र संबंधित महसूल व वन विभागाच्या सक्षम प्राधिका-याकडून प्राप्त करुन घेवून ते संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकरणास लेटर ऑफ इंटेटपूर्वी 
सादर करणे अर्जदार कंपनीवर बंधनकारक राहील . 

( ६ ) एकात्मिकृत नगरवसाहतीमध्ये महाराष्ट्र टेनन्सी अॅण्ड अॅग्रीकल्चर लॅण्ड अॅक्टच्या तरतुदीनुसारच्या व नवीन शर्तीच्या जमिनी अंतर्भूत 
असल्यास अशा जमिनींच्या नोंदी मिटविण्याकरिता कायद्यामधील तरतुदींनुसार आवश्यक ती कार्यवाही अर्जदार कंपनीने करणे आवश्यक राहील . 
संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकरणाने या संबंधिची खात्री झाल्यानंतरच एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या बृहत आराखड्यास अंतीम मंजुरी देण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( ७ ) एकात्मिकृत नगर वसाहतीमधील जमिनींच्या इतर हक्क स्तंभात करार, बँक बोजे, इतर हक्कातील नमूद नावे, इत्यादी असल्यास ती 
काढण्यासंदर्भात नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही अर्जदार कंपनीने करणे आवश्यक राहील . अशा नोंदी नसल्याबाबतची खात्री विशेष नियोजन 
प्राधिकरणाने एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या बृहत आराखड्यास मंजुरी देण्यापूर्वी करावी. 

( ८ ) एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट क्षेत्रातील मालकी हक्का संदर्भात / विकास हक्कासंदर्भात कोणतेही दस्तऐवज खोटे 
असल्याचे भविष्यात उघडकीस आल्यास, तसेच अधिसूचित जमिनींपैकी कोणत्याही जमिनीच्या विकासाचा हक्क अर्जदार कपंनीकडे नसल्याचे 
निष्पन्न झाल्यास आणि याबाबत काही न्यायालयीन वाद उत्पन्न झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी अर्जदार कंपनीची राहील. तसेच अशा 
जमिनींकरिता प्रदान केलेले लोकेशनल क्लिअरन्स आपोआप रद्द होईल . 

(९ ) मौजे अंजूर येथील सं .नं .२६९ / १ बाबत दावा क्र .रे.मू.नं . ९०० / २०१३ बाबत मा . न्यायालयाचा होणारा आदेश अर्जदार कंपनीवर 
बंधनकारक राहील . या व अशा इतर न्यायालयीन प्रक्रियेत असलेल्या जमिनींच्या नोंदी मिटविण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही अर्जदार 
कंपनीने लेटर ऑफ इंटेटपूर्वी करणे आवश्यक राहील . 

( १० ) प्रस्तावित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील मौ . सुरई, ता . भिवंडी येथील सर्व्हे नं . १५ / ४ आणि ३७ / २ या जमिनीसंदर्भात 
एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार वन विभागाच्या संबंधित सक्षम प्राधिका-याकडून आवश्यक ते प्रमाणपत्र संबंधित 
विशेष नियोजन प्राधिकरणाकडे लेटर ऑफ इंटेंटपूर्वी सादर करणे अर्जदार कंपनीवर बंधनकारक राहील . 
( II ) पर्यावरण व इतर अनुषंगिक बाबी : 

( १) सदर एकात्मिकृत नगर वसाहत करिता बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर करताना केंद्र शासनाच्या पर्यावरण , वन व हवामान बदल 
विभागाचे ( MoEF ) तसेच राज्य शासनाच्या योग्य त्या प्राधिकरणाचे Environmental Clearance घेणे आवश्यक राहील . तसेच केंद्र 
शासनाच्या पर्यावरण , वन व हवामान बदल मंत्रालयाकडील Environmental Impact Assessments बाबत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
अधिसूचनेमधील अटींचे व तरतुदींचेपालन करणे अर्जदार कपंनीवर बंधनकारक राहील . 

___ ( २ ) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील घनकचऱ्याची/ सांडपाण्याची विल्हेवाट सुरक्षितपणे लावण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था 
अर्जदार कंपनीने स्वतःच्या जबाबदारीवर व स्वखर्चाने आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषाप्रमाणे तसेच त्यासंबंधीच्या अधिनियमातील 
तरतुदी व नियमानुसार करणे आवश्यक राहील . एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या अंमलबजावणीपूर्वी या संबंधीचा आवश्यक तो ना - हरकत दाखला 
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्राप्त करुन घेणे अर्जदार कंपनीवर बंधनकारक राहील . 

( ३) राज्य शासनाचे जलसंपदा विभाग व अन्य संबंधित विभाग वेळोवेळी विहित करतील त्या अटींचे व शतींचे पालन करणे अर्जदार 
कंपनीवर बंधनकारक राहील. सदर प्रकल्प क्षेत्रातून विद्यमान पाण्याचे स्त्रोत / नाल्याचा प्रवाह असल्यास तो बंद करता येणार नाही . 

( ४ ) एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार पाण्याची सुविधा उक्त अर्जदार कपंनीने स्वजबाबदारी व स्वखर्चाने 
उपलब्ध करणे बंधनकारक राहील. तसेच यासंबंधाने जलसंपदा विभाग वेळोवेळी विहित करतील त्या अटींचे व शर्तीचे पालन करणे अर्जदार 
कंपनीवर बंधनकारक राहील . 

( ५) एकात्मिकृत नगर वसहतीच्या नियमावलीमधील तरतूदीनुसार प्रकल्प बृहत आराखडा संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठीचा 
प्रस्ताव सादर करतेवेळी सदर प्रकल्पास एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार पाणी उपलब्धतेबाबतचा पुरावा, त्या पृष्ठ्यर्थ 
कागदपत्रे, इत्यादी अर्जदार कंपनीने प्रस्तावासोबत सादर करणेबंधनकारक राहील . 

( ६) एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतूदीनुसार वीज पुरवठ्याबाबतची सुविधा अर्जदार कंपनीने स्वखर्चाने व स्वजबाबदारीवर 
उपलब्ध करणे आवश्यक राहील . तसेच संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकरणाने या संपुर्ण एकात्मिकृत नगर वसाहतीकरिता वीज पुरवठ्याबाबत वीज 
वितरण कंपनीची आवश्यक ती परवानगी व निश्चित बांधिलकी ( Firm Commitment) एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावली मधील 
तरतुदीनुसार बृहत आराखडा मंजुरी पूर्वी अर्जदार कंपनीकडून प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील . 


भाग एक ( को .वि . पु.) - १अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ११ - १७, २०१७/ वैशाख २१ -२७, शके १९३९ 
( ७ ) सदर प्रकल्पास एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार लेटर ऑफ इंटेंट पूर्वी पुरातत्व खात्याकडील 
आवश्यक तो ना -हरकत दाखला अर्जदार कंपनीने संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकरणाकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. 

(८ ) प्रस्तावित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील मौ . सुरई, ता . भिवंडी येथील सर्व्हे नं. १५ / ४ आणि ३७ / २ या जमिनीसंदर्भात 
जलसंपदा विभागाचे ना - हरकत प्रमाणपत्र संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकरणाकडे लेटर ऑफ इंटेंट पूर्वी सादर करणे अर्जदार कंपनीवर बंधनकारक 
राहील . 
( III ) विकासासंबंधाने : 

(१ ) १८ मी. रुंदीचा Right of Way पुढे १८ मी . पेक्षा कमी रुंदीचा नसेल अशा रस्त्यास जोडणे व विकसित करणे आवश्यक असून , 
सदरची पूर्तता अर्जदार कपंनीने संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकरणाकडून लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त करणेपूर्वी करणे आवश्यक राहील . 

( २) जागेच्या रेखांकनात प्रस्तुत क्षेत्रामधून जाणाऱ्या उच्च दाब विद्युत शक्तीच्या वाहिन्यांचे स्थान दर्शवून तसेच त्यापासून सोडावयाच्या 
अंतराबाबत संबंधित विभागाचे अभिप्राय घेऊन त्यानुसार पालन करणे अर्जदार कंपनीवर बंधनकारक राहील . 

( ३) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राने वेढल्या गेलेल्या अन्य जमीन मालकांच्या जमिनीसाठी नियमावलीनुसार आवश्यक परंतु 
किमान ९. ०० मीटर रुंदीचा पोहोचमार्ग विनामोबदला उपलब्ध करून देणे अर्जदार कंपनीस बंधनकारक राहील . 

( ४ ) उक्त प्रकल्प क्षेत्राच्या जमिनीमधून जाणारे विद्यमान सार्वजनिक रस्त्यांच्या वहिवाटीचे हक्क अबाधित ठेवणे अर्जदार कंपनीवर 
बंधनकारक राहील . विद्यमान रस्ते / विकास योजना रस्ते / प्रस्तावित रस्ते सामान्य जनतेकरिता खुले राहतील. 

(५ ) एकात्मिकृत नगर वसाहतीचे प्रस्तावित क्षेत्रांमधील ओहोळ / नाल्यावर संबंधित विभागाच्या परवानगीने सी . डी . वर्क करणे तसेच 
प्रस्तावित एकात्मिकृत नगर वसाहतीमध्ये अंतर्भूत नदी, नाला, कॅनाल , तलाव आणि इतर जल स्त्रोत्रापासून विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार 
आवश्यक ते अंतर ठेवणे अर्जदार कंपनीवर बंधनकारक राहील . 

( ६ ) उक्त प्रकल्पाचा बृहत आराखडा मंजूर करतेवेळी १: ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त तीव्र उताराचे नेमके क्षेत्र किती आहे याची खातरजमा 
संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकरणाने करणे आवश्यक राहील . विकास योजना नकाशावर दर्शविले असेल अथवा नसेल तरीही अधिकृत कंटूर 
नकाशानुसार १: ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त तीव्र उताराचे क्षेत्र असल्यास त्यावर कोणतेही बांधकाम अनुज्ञेय राहणार नाही . तसेच सदर क्षेत्राकरिता 
एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकरणाकडून लेटर ऑफ इंटेंट घेण्यापूर्वी अर्जदार कंपनीने 
संबंधित जिल्ह्याच्या सहायक संचालक, नगररचना, यांच्याकडे अधिमुल्याचा भरणा करणे आवश्यक राहील . 

( ७) उक्त प्रकल्पामध्ये समाविष्ट होणाऱ्या लोकसंख्येसाठी विकास योजना प्रस्तावासह नियमानुसार आवश्यक असणारी सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठीची आरक्षणे आणि मुलभूत सुविधा यासाठी प्रकल्पामध्ये स्वतंत्रपणे नियोजन करून ती अर्जदार कंपनीने स्वखर्चाने विकसित करणे 
बंधनकारक राहील . 

( ८ ) जागेतील प्रस्तावित सब अर्बन रेल्वे लाईन अनुषंगाने संबंधित रेल्वे विभागाचे अभिप्राय घेऊन व त्यानुसार आवश्यकतेप्रमाणे जोडरस्ते 
किंवा पुलाची बांधणी अर्जदार कंपनीने करणे बंधनकारक राहील . 
(IV ) इतर अटी व शर्ती : 
___ (१ ) अर्जदार कंपनीकडून उपरोक्त अटी/ शतींचा भंग झाल्यास या अधिसूचनेद्वारे प्रदान करण्यात आलेले लोकेशन क्लिअरन्स रद्द करण्याचा 
अधिकार शासनाकडे राखून ठेवण्यात येत आहे . 

( २ ) उक्त प्रकल्पाची अंमलबजावणी अर्जदार कंपनीने भिवंडी परिसर अधिसुचित क्षेत्रामधील एकात्मिकृत नगर वसाहतीकरिता मंजूर केलेल्या 
नियमावलीसह प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार करणे आवश्यक राहील . एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पासाठीचे मंजूर नियम तसेच 
त्यामध्ये शासनाकडून वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या सुधारणा, आदेश , इत्यादी अर्जदार कंपनीवर बंधनकारक राहील . 

२. उक्त प्रकल्पाचे अधिसुचित क्षेत्राचा तपशील सोबतच्या “ अनुसूची - अ ” मध्ये दर्शविण्यात आला असून , उक्त प्रकल्पाची हद्द 
दर्शविणारा नकाशा “ अनुसूची- ब " अधिसूचनेसोबत जोडला आहे . 

३. उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्गत जमिनींचा तपशील आणि हद्दी दर्शविणारा नकाशा म्हणजेच “ अनुसूची- अ ” आणि 
“ अनुसूची- ब ” मध्ये तसेच अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयामध्ये एक 
महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील : 

( अ) महानगर आयुक्त , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा-कुर्ला संकूल , बांद्रा ( पूर्व), मुंबई- ५१. 
( ब ) जिल्हाधिकारी, ठाणे. 
( क ) सहसंचालक , नगररचना, कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई . 

( ड ) सहायक संचालक , नगररचना, ठाणे शाखा, जि . ठाणे . 
४ . सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११- १७, २०१७/ वैशाख २१- २७, शके १९३९ 


५ 


“ अनुसूची - अ " 
मौजे अंजूर , ता. भिवंडी, जि . ठाणे येथील अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहतीमधील जमिनीचा तपशील 


अ . क्र . 


हिस्सा क्र . 


सर्व्हे क्र . 
( २ ) 


संपादित केलेले क्षेत्र 

( ४ ) 


( ३ ) 


२३९ 


२७२ 


२५४ 
२५४ 
२५४ 
२५४ 


२५५ 


२५५ 


२५५ 


२५५ 


___-orm»3w9vorOXXMAT2XAAAAM 


२५६ 


२६३ 


२६५ 


२६५ 


२६५ 


( हे . आर . ) 

० . २३२ 
० . २६६ 
० . ५०० 
० . २८० 
० . २४० 
० .५३३ 
०. १३० 
० . १४१ 
० .१२९ 
१.०७२ 
० . २८४ 
१ . ६६९ 
१ .०३० 
० . २५० 
० . २८० 
० . ७०१ 
० .३५३ 
० . २०५ 
० . ४६५ 
०. ६१५ 
० .८५५ 
० . २०० 
० . २६० 
० . ६४८ 
० .१०७ 
० . २०० 
१ .००० 
० . ३०८ 
० . ३३० 
१.८६० 
० .९६४ 


२६६ 


२६९ 


२७० 
२७० 
२७० 
२७१ 
२७२ 
२७२ 
२७२ 
२७५ 
२७६ 
२७६ 
२७६ 


२९१ 


MAMM 


२९३ 


२९८ 


मौजे माणकोली, ता . भिवंडी, जि . ठाणे येथील अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहतीमधील जमिनीचा तपशील : 


___w 


9orm 


० . २५० 
० . १०० 
० .०७५ 
० . ५१२ 
० .१६४ 
० .१०१ 
० . १८० 
० . ७८९ 
०.१६० 
० . १९३ 


- 


3 


9 


m 


११ 


ur 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ -१७, २०१७ / वैशाख २१ -२७, शके १९३९ 


( ४ ) 


२ 


( हे. आर .) 

०. २६० 
०. २६० 
०. १९० 
० . २७३ 
० . ३८५ 
० . ८२२ 
० .१३१ 
० .३७४ 
० . ५०० 
० . ३६९ 
०.१६९ 
० .०७० 
० . ०९२ 
० . ५६० 
० . २१० 
०.१४० 
० .८७० 
० . ७६० 
० .०५० 
० . ३०० 
० . ४५३ 
०. १०० 
० . १०० 
० .१०० 
०. ६९३ 
० .५६५ 
० . ४४० 
० . ४५० 
१. ०३२ 
० . ६६८ 
० . २३५ 
० . २०७ 
० .१०९ 
०. ६७२ 
०. १२६ 


६८ 


मौजे सुरई, ता . भिवंडी, जि . ठाणे येथील अधिसूचित एकात्मिकृतनगर वसाहतीमधील जमिनीचा तपशील : 

०.१५७ 
० .२७१ 
० . २७६ 
० .०२० 
०. ०५१ 
० .०६१ 
० . १०२ 
०. १६३ 
० .०१६५ 
०.०३० 
० . ०३० 


~m23w9824 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ -१७, २०१७/ वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


७ 


( २ ) 


( ४ ) 


X 


( हे . आर . ) 
० .००८५ 
०.०३० 
० .०४० 
० . ०८० 
०. ०२० 
० . २८२ 
०. २१७ 
० .०१० 
० . २०८ 
०.०६१ 
०. ०२० 


० . ०२५ 


m42m-9orxxxrrrm-०००र 


०.१०० 
० .०६० 
० .०२० 


१०२ 


eu 


० . ०६० 


० .०८० 


१०५ 
१०६ 


१०७ 


XXNNXXX222222.2MMARMMMMMMMM** 


० .०७० 
१. ६६४ 
० . ०३६ 
१. २६० 
० . ४४५ 
० . १२१ 
० . ७५५ 


० .२३२ 


worm9र 


० .१६४ 
० . ५८० 
० . २९८ 
० . ११३५ 
१. ३२० 
० .८६० 
० . ३६९ 
० . ७२९ 
१.८७० 
० . १२० 


१२३ 


० . १२५ 


एकूण 


अंदाजे ४४- ९९. ६५ हे. आर . 


५. सदर अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या वेबसाईटवर देखिल प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अशोक का . खांडेकर, 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ -१७, २०१७/ वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor , Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 29th April 2017 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPS . 1214 /513 /C . R .42/ 14 /UD - 12 . — Whereas , the Government of Maharashtra in Urban 
Development Department vide its Notification No. TPS . 1206 /330 / C .R . 230 /06 /UD - 12 , dated 17th March 
2007 (Published in Government Gazette , on 19th April 2007) promulgated in exercise of its powers 
conferred by clause (c ) under sub - section ( 1 ) of section 40 of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) appointed Mumbai Metropolitan Region 
Development Authority (MMRDA) to be the Special Planning Authority (hereinafter referred to as 
“ the said Special Planning Authority " ) for Bhiwandi Surrounding Notified Area, which includes the 
area of 51 villages ( revised 60 villages) from Bhiwandi Tahasil of Thane Districts (hereinafter referred 
to as “ the said Notified Area ” ) ; 

And whereas, the Draft Development Plan (hereinafter referred to as “ the said Development 
Plan ” ) of the said Notified Area alongwith its Development Control Regulations has been sanctioned 
under section 31 ( 1 ) of the said Act ; 

And whereas , the Development Control Regulations of the said Development Plan includes the 
regulation for Development of Integrated Township Project (hereinafter referred to as “ the Regulation 
for Development of Integrated Township Project " ) ; 

And whereas, M /s. Ajitnath Hi-tech Builders Private Ltd . (hereinafter referred to as “ the Applicant 
Company ") have submitted a proposal to the Government for grant of Locational Clearance in respect of 
an area which includes lands admeasuring about 45 .01 Ha. Are ( including the lands described in the 
schedule appended with this notification ) from Village Anjur, Mankoli and Surai, Tal. Bhiwandi, 
Dist. Thane (hereinafter referred to as “ the said Area under Application ” ) for the purpose of development 
as “ Special Township Project ” (hereinafter referred to as “ the said Project ” ) ; 

And whereas, as per the said Development Plan , the said area under application is included in 
Residential zone, Transport Hub and Logistic Park zone, reservations and D . P . roads ; 

And whereas, after making necessary enquiries and other consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State, Pune , the Government is of the opinion that the proposal submitted by 
the Applicant Company , as regards lands admeasuring approx . 44 99 .65 Ha . Are from village Anjur, 
Mankoli and Surai, Tal. Bhiwandi, Dist. Thane, more particularly described in “ Schedule - A ” 
appended to this Notification , is in accordance with the provisions of the Development Control 
Regulation for Integrated Township Project presently applicable to the said Area and hence the said 
Project can be declared to be an “ Integrated Township Project ” and Locational Clearance under 
Section 44 ( 2 ) of the said Act , is required to be issued subject to terms and conditions; 

Now , therefore , without prejudice to the provisions of the said Act, the Government, in exercise 
of the powers conferred under Section 44 ( 2 ) of the said Act, hereby declares the said Project to be a 
“ Integrated Township Project ” , over an area admeasuring approx . 44 99 .65 Ha. Are , which is more 
specifically described in “ Schedule - A ” appended hereto , and grants Locational Clearance to the same, 
subject to the following terms and conditions : 


ernm 


ran 


Terms and Conditions : 
(I) With respect to ownership / title of land 

( 1) Ownership /Development Rights of the said lands must be with the Applicant Company and 
the Applicant Company shall submit registered copy of memorandum of undertaking, joint venture , 
etc. to the concerned Special Planning Authority before the Letter of Intent. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ११- १७, २०१७/ वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


९ 


(2 ) It shall be the responsibility of the Applicant Company to procure the proof of ownership of 
the said lands and to submit certified copies of ownership documents , revenue record and authorised 
measurement plan , ownership rights , the certified documents of proof of development rights to the 
concerned Special Planning Authority before the Letter of Intent. 

( 3 ) The Lands in the said Integrated Township Project , which are parts of S . Nos. shall be 
incorporated in the Master Plan /layout only after the measurement of the Taluka Inspector of land 
Records. If such lands are found not to be contiguous, then such lands shall be stands automatically 
excluded from this Locational Clearance and if after exclusion of such lands the area under the said 
Integrated Township Project becomes less than 40 Ha . Are ., the said Applicant Company will not be 
entitled for the implementation of the Integrated Township Project. 

( 4 ) The said Applicant Company shall obtained and submit the necessary certificate from the 
competent authority of the Forest Department as per the provision of the Special Regulation for 
Development of Integrated Township Project, to the concerned Special Planning Authority before 
the Letter of Intent. 

(5 ) The Applicant Company shall obtain the necessary certificate from the competent authority 
of the Revenue and Forest Department and submit it to the concerned Special Planning Authority 
before Letter of Intent that the lands included in these Integrated Township Project are not belongs 
to Government /Forest/ Tribal. 

(6 ) If the aforesaid Integrated Township Project includes the lands which are attracted by the 
provisions of Maharashtra Tenancy and Agricultural Land Act and have restricted tenure , the 
Applicant Company shall follow the appropriate procedure as per law to remove the such entries . 
After removal of such entries , the concerned Special Planning Authority shall grant the final approval 
to the Master Plan . 

(7 ) If the lands in the said Integrated Township Project have entries in the “ Other Rights ” 
column regarding agreement, bank loan , rights of other names , etc., the Applicant Company shall 
do the needful regarding resolving the issues of such entries in the Other Right column . The concerned 
Special Planning Authority shall make sure about the removal of such entries before sanctioning 
the Master Plan . 

(8 ) If any document regarding the ownership or Development Rights of lands included in the 
project is found to be false or does not have the development rights and any judicial proceeding arise 
regarding the same, then it shall be the sole responsibility of the Applicant Company and in such 
circumstances the Locational Clearance granted in respect of such lands shall stand cancelled . 

(9 ) The decision of Hon ble Court in Regular No. 900 /2013 in respect ofland bearing S . No. 269/ 1 of 
village Suraiwill be binding on the Applicant Company. The Applicant Company shall do the needful 
regarding removal of such entries of court proceedings ofthis and such other lands before the Letter 
of Intent. 

( 10 ) The said Applicant Company shall obtained and submit the necessary certificate from the 
competent authority of the Forest Department as per the provision of the Special Regulation for 
Development of Integrated Township Project regarding the land bearing S . No. 15 /4 and 37 /2 of 

village Surai, Tal. Bhiwandi, to the concerned Special Planning Authority before the Letter of Intent. 
( II) With respect of Environment 

( 1 ) It shall be binding on the Applicant Company to obtain and submit the Environment Clearance 
from the Ministry ofEnvironment, Forest and Climate Change , Government of India and the appropriate 
authority of the State Government, at the time of sanction to the building permission to the concerned 
Special Planning Authority . Also the terms and conditions mentioned in the Environmental Impact 
ATT Tots (71. fa .g.) — 2 


11 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ११ - १७, २०१७/ वैशाख २१- २७, शके १९३९ 


er 


Assessment Notification issued time to time by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change 
shall be binding on the Applicant Company . 

(2 ) It shall be the responsibility of the Applicant Company to dispose of the solid waste and waste 
water as per the criteria decided by the Maharashtra Pollution Control Board at their cost alongwith the 
provisions of the concerned Act and regulations. The necessary No objection Certificate in this regard 
shallbe obtained by the Applicant Company from Maharashtra Pollution Control Board ,before initiating 
the work of implementation of the Integrated Township Project. 

( 3 ) The terms and conditions imposed by the Irrigation Department and other concerned department 
of the State Government from time to time shall be binding on the Applicant Company . The existing 
nalas /water resources , etc. in the area of Integrated Township Project shall not be closed . 

(4 ) It shallbe binding on the Applicant Company to provide water supply as per the provision of the 
Special regulation for Development of Integrated Township Project at their cost and responsibility . The 
conditions of Irrigation Department in these regards, from time to time are binding on the Applicant 
Company. 

(5 ) The Applicant Company shall submit the proof for water supply alongwith the necessary 
documents , etc . to the said Integrated Township Project as per the provision of the Integrated Township 
Project regulation , with the proposal of Master Plan being submitted to the concerned Special Planning 
Authority , for the approval as per the provision of the Integrated Township Project regulation . 

(6 ) It shall be binding on the Applicant Company to provide the electricity as per the provision of 
Integrated Township Project regulation at their own cost and responsibility . The concerned Special 
Planning Authority shall obtained from the Applicant Company, the necessary permissions and also the 
firm commitment of electricity for the entire Integrated Township Project from the concerned power 
supply company before the approval of the Master Plan as per the provision of the Integrated Township 
Project regulation . 

(7 ) It shall be binding on the Applicant Company to submit the certificate of the Archeological 
Department, as per the provision of the Integrated Township Project regulation , to the concerned Special 
Planning Authority before obtaining the Letter of Intent. 

(8 ) The Applicant Company shall obtained and submit the concerned Special Planning Authority , 
before the Letter of Intent, the required No Objection Certificate from the Irrigation Department regarding 
the land bearing S . No. 15 /4 and 37 /2 of Village Surai, Tal. Bhiwandi. 
( III ) With respect to Development , 

( 1) The 18 mt. wide Right ofWay shall connect a road not less than 18 mt. in width and should be 
developed by the Applicant Company before obtaining the Letter of Intent from the concerned Special 
Planning Authority . 

( 2 ) The Applicant Company shall earmark the location of the High Tension Electricity Line in the 
layout. The remarks of the concerned Department in this regards shall be obtained and binding on the 
Applicant Company . 

( 3 ) The Applicant Company shall provide access road of required width as specified in prevailing 
Development Control Regulations but not less than 9 .00mt. width to private and Government lands 
surrounded by the said Integrated Township Project. 

(4 ) It shall be binding on the Applicant Company to kept intact the public roads and other rights 
(vahivat) in the said Integrated Township Project. The existing roads / development Plan roads /proposed 
roads shall be kept open for the general public . 


conce 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ११- १७, २०१७/ वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


११ 


(5 ) In the said Integrated Township Project area , the provision of C . D . work for the nala /canal with 
the approval of the concerned department shall be binding on the Applicant Company . Also in the said 
Integrated Township Project, the distance from the river, nalas, canals , lakes and other water resources 
shall be kept by the Applicant Company as per the prevailing Development Control Regulations. 

(6 ) The concerned Special Planning Authority shall ensure the quantum of land having slope equal 
to or more than 1 :5 as per the authorised Contour Plan , in the said project , whether such lands are 
specifically marked as such on the Regional Plan / Development Plan or not and also the said Applicant 
Company shall pay the premium as per the provision of the Integrated Township Project regulation for 
such lands to the concerned District Assistant Director of Town Planning , before obtaining the Letter of 
Intent from the concerned Special Planning Authority . 

(7 ) The Applicant Company shall have to plan and earmark the lands at suitable locations for public 
purpose reservations along with the Development Plan proposals for the populations to be accommodated 
within the Integrated Township Project as per regulation and shall plan and develop the same at their 
own cost . 

(8 ) The remarks of the concerned Railway Department shall be obtained in respect of the proposed 
suburban Railway Line shown on the Development Plan and necessary Bridge or Road as per requirement 
shall be constructed by the Applicant Company at their own cost. 
( IV ) Other Terms and Conditions , 

( 1 ) If the terms and conditions mentioned above are not obeyed by the Applicant Company the 
powers/ rights of cancellation of the Locational Clearance granted vide this notification are kept with 
Government. 

( 2 ) The Applicant Company shall implement the project , as per the regulation for Development of 
Integrated Township Project alongwith the prevailing Development Control Regulation ofthe Bhiwandi 
Surrounding Notified Area. The amendment/ orders etc. in the Regulation of Integrated Township 
Project from time to time shall be binding on the Applicant Company . 

2. The details of lands under the said Special Township Project are given in ‘Schedule- A ’ appended 
hereto , and the plan showing the boundaries of the said Integrated Township Project is given in ‘ Schedule 
B appended hereto . 

3 . The details of land and the plan i.e . Schedule - A and Schedule - B shall be kept available for 
the inspection of the general public, during office hours on all working days at the following offices : 

(i) The Metropolitan Commissioner , Mumbai Metropolitan Region Development Authority , 
Bandra -Kurla Complex , Bandra ( E ), Mumbai. 

( ii ) The Collector, Thane . 

(iii ) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division , Konkan Bhavan , Third Floor , 
Navi Mumbai. 


(iv ) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch , Thane. 


4 . This Notification shall come into force on the date of its publication in the Maharashtra 
GovernmentGazette . 


ATT Top ( 257. fq .q.) — 734 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ -१७, २०१७ / वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


SCHEDULE- “ A ” 


Description of Lands Notified for Integrated Township Project at Village Anjur, Tal. Bhiwandi, 

Dist. Thane. 
Sr. No. S . Nos. Hissa No. 

Area 
( 1 ) 

( 4 ) 


(Ha. Are.) 

0 . 232 


239 


253 


254 
254 
254 
254 
255 


0 . 266 
0 . 500 
0 . 280 
0 . 240 
0 . 533 
0 .130 
0 .141 
0 . 129 
1. 072 
0 . 284 
1.669 
1 . 030 


255 


256 


263 


265 
265 


265 


0 .250 
0 . 280 
0 . 701 


266 


269 


0 . 353 


270 


0 . 205 


0 . 465 


270 
270 
271 


0 . 615 
0 . 855 


272 


0 . 200 


272 


0 . 260 
0 . 648 


272 


275 


0 . 107 


276 


276 


276 
291 


0. 200 
1. 000 
0 . 308 
0 .330 
1 .860 
0 .964 


293 


298 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ११- १७, २०१७/ वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


१३ 


Description of Lands Notified for Integrated Township Project at Village - Mankoli, 

Tal. Bhiwandi, Dist. Thane 


( 3) 


( 4 ) 


(Ha . Are .) 

0 . 250 


0 . 100 
0. 075 
0 .512 


10P 


0 . 164 


0 . 101 


0 . 180 


0 . 789 
0 .160 
0 . 193 
0 . 260 
0 . 260 
0 . 190 


1 /1P 


0 . 273 
0 . 385 
0. 822 
0 . 131 


0 . 374 


0 . 500 


5A 


5B 


5C 


10 


11P 


0 . 369 
0. 169 
0 . 070 
0. 092 
0 . 560 
0 . 210 
0.140 
0. 870 
0. 760 
0. 050 
0 . 300 
0 . 453 
0 . 100 


14 


0 . 100 


0 . 100 
0. 693 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ११-१७, २०१७/ वैशाख २१-२७, शके १९३९ 


Sr . No. 


Hiss No. 


Area 


S . Nos. 

( 2 ) 


( 4 ) 


(Ha. Are .) 

0 . 565 


0 . 440 
0 . 450 


1 .032 


0 . 668 


0 . 235 


0. 207 
0. 109 
0 . 672 


0 .126 


Description of Lands Notified for Integrated Township Project at Village Surai, 
Tal. Bhiwandi, Dist. Thane. 

0 . 157 


0 . 271 


0 . 276 


0 . 020 


0 . 051 


10P 


0 .061 
0. 102 
0 . 163 
0 .0165 
0 .030 
0 . 030 
0 . 0085 


11 


12 


13P 


14 


0 .030 


0 . 040 


0 .080 
0.020 
0. 282 
0 . 217 


0 .010 
0 . 208 


0 . 061 


0 . 020 
0. 025 
0 . 100 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ -१७, २०१७/ वैशाख २१- २७, शके १९३९ 


१५ 


Sr. No. 


S . Nos. 


Hiss No. 


Area 


( 1 ) 


( 2 ) 


(4 ) 


(Ha. Are .) 

0 . 060 


101 


102 
103 


104 


0 .020 
0 .060 
0 . 080 
0 .070 
1.664 
0 .036 


105 


106 


107 


108 


1 . 260 
0 . 445 


109 


110 


111 
112 
113 


0 . 121 
0 .755 
0 . 232 
0 . 164 
0 .580 
0 . 298 


114 
115 
116 
117 
118 


0 . 1135 


1 . 320 


0 . 860 
0 . 369 


119 


120 


0 .729 


121 


1 .870 
0 . 120 


122 


123 


0 . 125 


Total . . 


Approx . 44 99 .65 


5 . This Notification shall also be available on the Government Website : www .maharashtra .gov .in . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK K . KHANDEKAR , 

Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ -१७, २०१७/ वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 
क्रमांक आस्था / बी -२/ २१०८ / सन २०१७. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत 
आहे. संदर्भ क्र ( २ ) ने त्यांना जूर केलेली दिनांक १० एप्रिल २०१७ ची नैमित्तिक रजा या आदेशाने रद्द करणेत येत आहे : 


अ .क्र . 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजेचा कालावधी 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक 
नाव व पदनाम अर्जित / 

परिवर्तीत 
रजा 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी (कार्यालयीनवेळेपासून 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वी 

पर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


___ श्री . जे. पी . झपाटे , ३४ दिनांक १० एप्रिल २०१७ 

. . . . . . . 

सौ . व्ही . ए. दिक्षित , 
जिल्हा न्यायाधीश -१, दिवस व 

जिल्हा न्यायाधीश- २, 
व अतिरिक्त अर्जित दिनांक ११ एप्रिल २०१७ 

व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , 

रजा ची दोन दिवस 

सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . अर्जित रजा . 

रत्नागिरी. 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचेपदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन व चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहेत . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ११ एप्रिल २०१७ . 


एस. जी . डिगे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११- १७, २०१७/ वैशाख २१- २७, शके १९३९ 


१७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ बी -२ / १८४७/ २०१७. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात येत 
आहे : 


अ.क्र . 


रजा / सुष्ट 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक 
नाव व पदनाम अर्जित / 

परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजेचा कालावधी 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते कार्यालयीन वेळेपूर्वी 

पर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


रजा 


श्री . जे . पी . झपाटे , ३८ दिनांक २९ मार्च २०१७ दिनांक २ एप्रिल २०१७ ची दिनांक २९ मार्च २०१७ 
जिल्हा न्यायाधीश - १, दिवस 

सुट्टी . 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 
व अतिरिक्त 

अर्जित दिनांक १ एप्रिल २०१७ दिनांक २९ मार्च २०१७ चे ते दिनांक ३१ मार्च 
सत्र न्यायाधीश, 

रजा . चार दिवस 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून २०१७ चे 
रत्नागिरी . अर्जित रजा . 

कार्यालयीन वेळेनंतरपर्यंत 
दिनांक ३ एप्रिल २०१७ चे सौ . व्ही . ए. दिक्षित , 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . जिल्हा न्यायाधीश - २ , 

व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी यांचेकडे व 
दिनांक ३१ मार्च २०१७ 

चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून दिनांक ३ एप्रिल 
२०१७ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
प्रमुख जिल्हा व 
सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी यांचेकडे. 
सौ . व्ही .ए. दिक्षित , १२६ दिनांक १ एप्रिल २०१७ दिनांक ३१ मार्च २०१७ चे दिनांक ३१ मार्च २०१७ चे 
जिल्हा न्यायाधीश - २ , दिवस 

कार्यालयीन वेळेनंतरपासून कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
व अतिरिक्त अर्जित दिनांक ५ एप्रिल २०१७ 

दिनांक ३ एप्रिल 
सत्र न्यायाधीश , 

रजा . पाच दिवस दिनांक ६ एप्रिल २०१७ चे २०१७ चे कार्यालयीन 
रत्नागिरी . अर्जित रजा . कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . वेळेपूर्वीपर्यंत प्रमुख 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी यांचेकडे * 
* व दिनांक ३ एप्रिल २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून दिनांक ६ एप्रिल २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . जे. पी . झपाटे , जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांचेकडे. 

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन व चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

एस. जी . डिगे , 
रत्नागिरी , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक २९ मार्च २०१७. 

रत्नागिरी. 
भाग एक ( को .वि . पु.) - ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ -१७, २०१७/ वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 
क्रमांक आस्था / बी -२/ १९६१ / सन २०१७. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेले खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक (६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात येत 
आहे : 


अ . क्र . 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजेचा कालावधी 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक 
नाव व पदनाम अर्जित / 

परिवर्तीत 
रजा 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वी 

पर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


( १ ) 


( २ ) 


सौ . ए. एस . जाधव , 
तिसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 
रत्नागिरी . 


२० दिनांक ५ एप्रिल २०१७ 
दिवस 

अर्जित दिनांक ७ एप्रिल २०१७ 
रजा. 

तीन दिवस 
अजित रजा. 


दिनांक ८ एप्रिल २०१७ 

व 
दिनांक ९ एप्रिल २०१७ 

ची सुट्टी . 
दिनांक ४ एप्रिल २०१७ चे । 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 


श्रीमती एस . ए. विरानी, 
दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग- १, 
रत्नागिरी. 


दिनांक १० एप्रिल २०१७ 

चे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन व चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ४ एप्रिल २०१७. 


एस . जी . डिगे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११- १७, २०१७/ वैशाख २१- २७, शके १९३९ 


१९ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था/ बी -२/ २१२५/ सन २०१७. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेले खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात येत 
आहे : 


अ . क्र . 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजेचा कालावधी 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक 
नाव व पदनाम अर्जित / 

परिवर्तीत 
रजा 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीनवेळेनंतर 
पासून ते कार्यालयीन वेळेपूर्वी 

पर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


श्रीमती जे. एन . यादव , १२० दिनांक १५ एप्रिल २०१७ दिनांक १४ एप्रिल २०१७ दिनांक १३ एप्रिल २०१७ चे 
दिवाणी न्यायाधीश दिवस 

ची सुट्टी 

कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
क . स्तर व 

अर्जित दिनांक १८ एप्रिल २०१७ दिनांक १३ एप्रिल २०१७ चे ते दिनांक १५ एप्रिल 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१, रजा 

चार दिवस कार्यालयीन वेळेनंतरपासून २०१७ चे कार्यालयीन 
खेड . अर्जित रजा . 

वेळेनंतरपर्यंत 
दिनांक १९ एप्रिल २०१७ चे सौ . एस . आर . पाटील , 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश , 

क .स्तर व * 
___ * न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, खेड यांचेकडे, दिनांक १५ एप्रिल २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६ एप्रिल २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपर्यंत श्री . व्ही . ए. जाधव, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, चिपळूण यांचेकडे व दिनांक १६ एप्रिल २०१७ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १९ एप्रिल २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत सौ . ए. जी . बेहेरे , दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , वर्ग-१, दापोली यांजकडे.. 
___ सौ . एस. आर . पाटील , ८० दिनांक १७ एप्रिल २०१७ दिनांक १६ एप्रिल २०१७ दिनांक १५ एप्रिल २०१७ चे 
सह दिवाणी न्यायाधीश दवस 

दिनांक २२ एप्रिल २०१७ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
क . स्तर व अर्जित दिनांक २१ एप्रिल २०१७ 

ते दिनांक १६ एप्रिल 
न्यायादंडाधिकारी वर्ग- १, रजा 

पाच दिवस 

दिनांक २३ एप्रिल २०१७ २०१७ चे कार्यालयीन 
खेड. 

अर्जित रजा. __ च्या सुट्टया . 

वेळेनंतरपर्यंत 
दिनांक १५ एप्रिल २०१७ चे श्री . व्ही . ए. जाधव , 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून दुसरे सह दिवाणी 

न्यायाधीश, क . स्तर व 
दिनांक २४ एप्रिल २०१७ चे न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१ , 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . चिपळूण यांचेकडे $ 
$ दिनांक १६ एप्रिल २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १९ एप्रिल २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत सौ. ए. जी . बेहेरे, दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर न्यायदंडाधिकारी , वर्ग-१, दापोली व दिनांक १९ एप्रिल २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २४ एप्रिल २०१७ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती जे. एन. यादव , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, खेड यांजकडे . 

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन व चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहेत . 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

एस. जी . डिगे , 
रत्नागिरी , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक १२ एप्रिल २०१७ . 

रत्नागिरी . 
भाग एक ( को .वि.पु.) – ३अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ११ - १७, २०१७/ वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ बी - २/ २२८० / सन २०१७. -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात आला होता . 
मंजूर झालेली दिनांक १५ एप्रिल २०१७ ची नैमित्तिक रजा या आदेशाने रद्द करणेत येत आहे : 


अ.क्र . 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजेचा कालावधी 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक 
नाव व पदनाम अर्जित / 

परिवर्तीत 
रजा 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीनवेळेनंतरपासून 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वी 

पर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


सौ . व्ही . ए. दिक्षित , १२१ दिनांक १५ एप्रिल २०१७ दिनांक १४ एप्रिल २०१७ श्री . जे . पी . झपाटे , 
जिल्हा न्यायाधीश- २, दिवस 

ते 

ची सुट्टी जिल्हा न्यायाधीश -१, 
व अति . सत्र न्यायाधीश , अर्जित दिनांक १९ एप्रिल २०१७ ___ दिनांक १३ एप्रिल २०१७ व अति . सत्र 
रत्नागिरी . 

रजा . 

पाचदिवस कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून न्यायाधीश , रत्नागिरी . 
अर्जित रजा . 

दिनांक २० एप्रिल २०१७ 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन व चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २० एप्रिल २०१७ . 


निरि० एप्रिल २०२७० 


एस . जी . डिगे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११- १७, २०१७/ वैशाख २१- २७, शके १९३९ 


२१ 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिउनि /मुंबई/निवडणूक / भादवण सह . पत / १४७२/ २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३अअअ 
( ५अ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम, २०१४ चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , मंगेश तिटकारे, 
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई (१ ) शहर , भादवण सहकारी पतपेढी मर्यादित, ४३ / ४४ , 
शिवाजी नगर , ना . म . जोशी मार्ग, मुंबई ४०० ०१३ या संस्थेचे खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या मतदारसंघातून सन 
२०१६- २०१७ ते सन २०२० - २०२१ या पाच वर्षांच्या (दिनांक ७ एप्रिल २०१७ ते ६ एप्रिल २०२२ ) कालावधीसाठी यथोचितरित्या गठित झाल्याचे 
जाहीर करीत आहे : 


उमेदवाराचेनाव 


उमेदवाराचा पत्ता 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


मतदार संघ 

( ४ ) 


( २ ) 


राणे शिवाजी केशव 


दिवेकर तुकाराम सदाशिव 


कुंभार महादेव हरी 


मांडेकर दत्तात्रय भैरु 


दोरुगडे मारुती आण्णासो 


जाधव गीता उत्तम 


५- बी , शिवमंगल फ्रेंडस कॉलनी , भांडूप ( पूर्व), 

सर्वसाधारण 
मुंबई ४०० ०४२. 
१०१, शुभ अपार्टमेंट , प्लॉट नं . २, अजीज बाग , 

सर्वसाधारण 
चेंबूर , मुंबई ४०० ०७४ . 
३/ ३०४ , भारती राज अपार्टमेंट , मनिषानगर , 

सर्वसाधारण 
कळवा ( पश्चिम ), ठाणे ४०० ६०५ . 
३ई विंग , नालंदा कॉलनी, वैतीवाडी जवळ , द्रौपदी शाळा , सर्वसाधारण 
आचोले रोड, नालासोपारा ( पूर्व) ४०१ २०९ . 
५०२, बी त्रिनेत्र बिल्डिंग , शिवधाम कॉम्प्लेक्स , 

सर्वसाधारण 
अंबरनाथ ( पूर्व) , ४२१ ५०१ . 
४ / ४०७, मराठा को - ऑप . हौ . सो .लि ., स. बा. पवार मार्ग , सर्वसाधारण 
करी रोड ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०१३. 
२/ ३०, सिद्धेश्वर को - ऑप . हौ. सो ., कामगार नगर , 

महिला राखीव 
म्हाडा वसाहत समोर , कुर्ला ( पूर्व ), मुंबई ४०० ०२४ . 
५१ अ, कामगार नगर , कुर्ला ( पूर्व), मुंबई ४०० ०२४ . महिला राखीव 
पंचगंगा बिल्डींग नं, १/ ३०१ बी, ना . म. जोशी मार्ग, अनुसूचित जाती / जमाती राखीव 
मुंबई ४०० ०१३. 
बी / ६, क्रिस्टल को - ऑप . हौ. सो., कृष्णा टाऊनशीप , ___ इतर मागासवर्गीय राखीव 
अंबाडी रोड , वसई (प.), ठाणे ४०१ २०२ . 
सी / ३१३, महात्मा ज्योतीबा फुले सदन, एस .बी. पवार मार्ग, भटक्या विमुक्त जाती / 
पिंपळेश्वर मंदिर जवळ , करी रोड, मुंबई ४०० ०१३ . 

जमाती राखीव 


खुळे संगिता मारुती 


शिवपुजे राजेश्री काशिनाथ 


आंबेकर सुर्यकांत तुकाराम 


सुतार अशोक जयराम 


११ 


देवरुखकर अस्मिता मधुकर । 


सदरचा आदेश आज दिनांक १० एप्रिल २०१७ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


मंगेश तिटकारे, 
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर . 


मुंबई, 
दिनांक १० एप्रिल २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ -१७, २०१७ / वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, जी / एन विभाग, मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जी / एन विभाग /मुंबई/ ड वर्ग निवडणूक / १६१३ / २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३अअअ ( ५अ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ चेनियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, एल. एस. लष्कर, उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, जी / एन विभाग, मुंबई, स्वप्न भुमी ओ को - ऑप. हौ . सो . लि ., प्लॉट नं . ३६९, आर बी एस . के . बोले रोड , दादर ( प.), 
मुंबई ४०० ०२८ या संस्थेचे खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या मतदारसंघातून सन २०१६ -२०१७ ते सन २०२१- २०२२ 
या पाच वर्षाच्या (दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१७ ते ११ फेब्रुवारी २०२२ ) या कालावधीसाठी यथोचितरित्या गठित झाल्याचे जाहीर करीत 
आहे : 


अनुक्रमांक 


उमेदवाराचा पत्ता 


मतदार संघ 


उमेदवाराचे नाव 

( २ ) 


१ 


श्री . कोचर प्रनय शांतीलाल 


२ 


श्री . सुर्वे प्रशांत शशिकांत 


३ 


श्री. मोरबीया रजनी के 


४ 


श्री . असावले अशोक लक्ष्मन 


५ 


श्री. सतरा पियुष भानजी 


सदनिका क्र . A- ३०२, स्वप्न भुमी ओ को - ऑप. हौ . सो.लि ., सर्वसाधारण मतदारसंघ 
प्लॉट नं . ३६९, आर बी . एस. के. बोले रोड , 
दादर (प .), मुंबई ४०० ०२८ . । 
सदनिका क्र . A- ५०१ , स्वप्न भुमी ओ को - ऑप . हौ. सो .लि ., सर्वसाधारण मतदारसंघ 
प्लॉट नं . ३६९, आर बी . एस. के . बोले रोड , 
दादर ( प.), मुंबई ४०० ०२८ . 
सदनिका क्र . A-५०३, स्वप्न भुमी ओ को - ऑप . हौ. सो.लि., सर्वसाधारण मतदारसंघ 
प्लॉट नं . ३६९, आर बी . एस . के . बोले रोड , 
दादर ( प.), मुंबई ४०० ०२८ . 
सदनिका क्र . A-१००२, स्वप्न भुमी ओ को - ऑप . हौ . सो.लि ., सर्वसाधारण मतदारसंघ 
प्लॉट नं . ३६९ , आर बी . एस . के. बोले रोड , 
दादर (प.), मुंबई ४०० ०२८ . 
सदनिका क्र . A- ११०२, स्वप्न भुमी ओ को - ऑप. हौ .सो .लि ., सर्वसाधारण मतदारसंघ 
प्लॉट नं . ३६९, आर बी . एस. के. बोले रोड , 
दादर ( प. ), मुंबई ४०० ०२८ . 
सदनिका क्र . A-१३०१ , स्वप्न भुमी ओ को - ऑप . हौ . सो.लि ., सर्वसाधारण मतदारसंघ 
प्लॉट नं . ३६९, आर बी . एस . के. बोले रोड , 
दादर ( प.), मुंबई ४०० ०२८ . 
सदनिका क्र . A- ४०२, स्वप्न भुमी ओ को - ऑप. हौ . सो .लि ., महिला राखीव मतदारसंघ 
प्लॉट नं . ३६९, आर बी . एस. के. बोले रोड, 
दादर (प.), मुंबई ४०० ०२८ . 
सदनिका क्र . A-८०२ , स्वप्न भुमी ओ को - ऑप. हौ. सो.लि., महिला राखीव मतदारसंघ 
प्लॉट नं . ३६९ , आर बी . एस. के. बोले रोड, 
दादर ( प.), मुंबई ४०० ०२८ . 


६ 


श्री . नाईक सुनिल डी 


७ 


श्रीमती राठोड शर्मिला अभय 


श्रीमती शाह विमला नेन्शी 


मुंबई , 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१७ . 


एल . एस . लष्कर , 
प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, जी / एन विभाग, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११- १७, २०१७/ वैशाख २१- २७, शके १९३९ २३ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि /सिंधु/ वि . ५ / का . क . १५६ / सावंतवाडी अर्बन बँक / २०१७ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . मेधा जी . वाके , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये सावंतवाडी अर्बन को - ऑप. बँक लि ., सावंतवाडी या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ४ ) 
श्री . संदिप भास्कर कानविंदे 

वरिष्ठ अधिकारी 

वसुली अधिकार सिंधुदुर्ग जिल्हा 
२ श्री . सुभाष किसन राठोड 

वरिष्ठ अधिकारी 

वसुली अधिकार सिंधुदुर्ग जिल्हा 
अटी. 

( १) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( २ ) परिपत्रकातील क्र . ४ मध्ये नमूद कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने करावयाची कार्यवाही I ते VIII 
टण्यानुसार विहित मुदतीत वसुलीचे कामकाज करावे. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा संदर्भ क्र . ४ व ८ मध्ये सूचना देण्यात आल्याप्रमाणे परिपत्रकात सहपत्रित विहीत नमुन्यात 
“ अ - ३ ”, “ अ - ४ ”, ब व प्रपत्र क्र . १ ते ५ मध्ये नमूद कर्ज वसुलीची सर्वंकष माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग 
यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे 
मुख्य कार्यालयास ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र 
नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ - १, अ - २ , अ - ३ , अ - ४ , संदर्भ क्र . ४ मध्ये विहीत करण्यात आला आहे . 

( ५ ) “ मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३ ” दि बेसीन कॅथॉलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) विशेष वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झिक्युटीव्ह 
कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकारी यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
[ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १ ) व नियम १०७ अन्वये ] " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी सावंतवाडी अर्बन को - ऑप. बँक लि ., 
सावंतवाडी ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 

(९ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास , किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रियकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

(१२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म. रा., पुणे यांचेकडील अवसायनाचे परिपत्रक दिनांक ७ जानेवारी २००५ 
मधील प्राधान्यक्रमानुसार सरचार्ज शासनास भरण्यात यावा. 

(१३) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


सिंधुदुर्ग , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१७. 


डॉ . मेधा जी . वाके , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ -१७, २०१७ / वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग यांजकडन 


रायग 


गयाज 


आदेश 
क्रमांक जिउनि / कात - ६ / कलम १५६/ रायगड जि . मा . व उच्च माध्य . सह. पतसं ./ सन २०१७ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १५६( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तिचा वापर करून मी , पी . एम . खोडका , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी 
संस्था , रायगड - अलिबाग या आदेशान्वये रायगड जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यासेवक सहकारी पतसंस्था मर्या., पेण , ता . पेण, 
जि . रायगड या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे 
अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनाकापांसून ते दिनांक ३१ मार्च २०१७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत 
आहे : 


( ५ ) 


अ . क्र . अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ४ ) 
१ श्री. संदानंद रघुनाथ बागडे पत संस्थेचे सरव्यवस्थापक वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा 

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

(३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ-३ ”, “ अ- ४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा 
राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती 
सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा . मुदवाढीसाठी सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरल्याचे पुरावे सादर करणे अनिवार्य राहील याची नोंद घ्यावी. वसुली अधिकारी यांनी 
वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा 
नमुना “ अ - १ ”, “ अ - २ ”, “ अ - ३ ”, “ अ - ४ ”, सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३ दि बेसीन कॅथोलिक को - ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ /प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह 

। तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही , त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा माध्य . व उच्च माध्य . 
विद्यासेवक सह पतसंस्था मर्या., पेण, ता . पेण, जि . रायगड ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी याचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

(१३) या कार्यालयात दरमहा होणाऱ्या विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित रहाणे 
आवश्यक आहे . 

पी . एम. खोडका, 
अलिबाग , 

जिल्हा उप निबंधक, 
दिनांक १४ जानेवारी २०१७. 

सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११- १७, २०१७/ वैशाख २१- २७, शके १९३९ 


२५ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि /सिंधु / वि . ५ / का . क . १५६ / सैनिक पतसंस्था / २०१७/ २४५२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . मेधा जी . वाके , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, 
सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये डॉ . बाळासाहेब सावंत नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., सिंधुदुर्ग या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . शैलेंद्र राजाराम देसाई 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकार सिंधुदुर्ग जिल्हा 
अटी. 

( १ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( २) उपरोक्त वाचावे क्र . ८ चे दिनांक १ जानेवारी २०१७ चे परिपत्रकातील क्र . ४ मध्ये नमूद कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 
वसुली अधिकाऱ्याने करावयाची कार्यवाही I ते VIII टप्यानुसार विहित मुदतीत वसुलीचे कामकाज करावे. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सूचना देण्यात आल्याप्रमाणे परिपत्रकात सहपत्रित विहीत नमुन्यात “ अ- ३ ”, “ अ - ४ , ब 
व प्रपत्र क्र . १ ते ५ मध्ये नमूद कर्ज वसुलीची सर्वंकष माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयास सादर 
करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालयास ज्या 
जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
भरणा करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र 
नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ - १, अ - २, अ - ३ , अ - ४ , संदर्भ क्र . ४ मध्ये विहीत करण्यात आला आहे . 

( ५ ) “ मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३ ” दि बेसीन कॅथॉलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र. क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७) विशेष वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झिक्युटीव्ह 
कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकारी यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
[ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १) व नियम १०७ अन्वये] " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , डॉ . बाळासाहेब सावंत नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , सिंधुदुर्ग ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 

(९ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास , किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( १० ) वसली अधिकाऱ्यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रियकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

. (१२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , म. रा., पुणे यांचेकडील अवसायनाचे परिपत्रक दिनांक ७ जानेवारी २००५ 
मधील प्राधान्यक्रमानुसार सरचार्ज शासनास भरण्यात यावा . 

__ ( १३ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


सिंधुदुर्ग , 
दिनांक १५ एप्रिल २०१७. 


डॉ . मेधा जी . वाके , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग . 


भाग एक ( को .वि .पु.) - ४ 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ -१७, २०१७/ वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिउनि/ कृषिपत / का .क . १५६/ अधिप्रदान/ २०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम, २०१३ 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , बकुळाताई माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
रत्नागिरी या अधिसूचने अन्वये राजापूर तालुका कुणबी सहकारी पतपेढी मर्यादित, राजापूर या संस्थेने ठरावाने प्राधिकृत केलेल्या खालील 
अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा) अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १५६ ( १) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप 
नियम ( ३), (५ ), (६ ), ( ७), (९ ), ( १० ), ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ), (१२), ( १३ ), ( १४), (१५ ), (१७ ), 
(१८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या क्र . १०१ अन्वये दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत 
कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाही पुरती खालील अटीस अधिन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 

हुद्दा 

कार्यक्षेत्र 

( ४ ) 
१ श्री. जितेंद्र आत्माराम पाटकर . . प्र. मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

राजापूर तालुका 
२ श्री . महेश पांडुरंग वाटवे 

विशेष वसुली अधिकारी 

राजापूर तालुका 
अटी. 

(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २ ) जिल्हा उप निबंधक यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील. 

( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल . 

( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या 
वेळी शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास सादर 
करावा . 

( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५ स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना 
तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 

( ६) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून 
संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय 
ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा. 

( ७ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार या शिवाय इतर कोणताही खर्च 
वसूल करण्यात येऊ नये . 

( ८ ) प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त 
करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम, २०१३ चे कलम व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता 
येणार . 


रत्नागिरी, 
दिनांक १ मार्च २०१७. 


बकुळाताई माळी, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी. 


हुद्दा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११- १७, २०१७/ वैशाख २१- २७, शके १९३९ २७ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क. १५६ / अधिप्रदान / २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा) अधिनियम , २०१३ 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , बकुळाताई माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
रत्नागिरी या अधिसूचने अन्वये लांजा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., लांजा या संस्थेने ठरावाने प्राधिकृत केलेल्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे कलम १५६ 
( १ ) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३ ), ( ५ ), 
( ६), ( ७), (९ ), (१० ), ( ११) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ), (१२), (१३), (१४ ), (१५ ), (१७ ), ( १८ ) व ( २० ) 
नुसार दिलेल्या क्र . १०१ अन्वये दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या 
कार्यवाही पुरती खालील अटीस अधिन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 

कार्यक्षेत्र 

( ४ ) 
१ श्री . चंद्रशेखर दत्ताराम रुमडे . . मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

लांजा तालुका 
२ श्री . महेश पांडुरंग वाटवे 

विशेष वसुली अधिकारी 

लांजा तालुका 
अटी. 

(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २ ) जिल्हा उप निबंधकांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 

( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल . 

( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी 
शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास सादर करावा . 

( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकिर्ण. १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना 
तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 

( ६ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून 
संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणार सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय 
ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधीत निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा. 

( ७ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार या शिवाय इतर कोणताही खर्च 
वसूल करण्यात येऊ नये. 

( ८ ) प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त 
करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे कलम व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९६१ चे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार 
नाही . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ मार्च २०१७ . 


बकुळाताई माळी , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


भाग एक ( को .वि.पु.) - ५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ -१७, २०१७ / वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


हुद्दा 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क. १५६ / अधिप्रदान / २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , बकुळाताई माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
रत्नागिरी या अधिसूचने अन्वये जय महाराष्ट्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., रत्नागिरी या संस्थेने ठरावाने प्राधिकृत केलेल्या खालील 
अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १५६ (१) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम 
( ३), (५ ), (६ ), ( ७), (९ ), (१०), ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ), ( १२ ), (१३), (१४ ), (१५), (१७ ), ( १८ ) 
व ( २० ) नुसार दिलेल्या क . १०१ अन्वये दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत कर्जवसुली 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटीस अधीन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 

कार्यक्षेत्र 

( ४ ) 
१ श्री . डी . व्हि . कार्यकर्ते 

विशेष वसुली अधिकारी 

रत्नागिरी 
२ श्री . एन . एन . कुलकर्णी 

विशेष वसुली अधिकारी 

रत्नागिरी 
अटी. 

(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) जिल्हा उप निबंधक यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील. 

( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल . 

( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी 
शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास सादर करावा . 

( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना 
तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 

(६ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून 
संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय 
ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा . 

( ७ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार या शिवाय इतर कोणताही खर्च 
वसूल करण्यात येऊ नये. 

(८ ) प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त 
करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा) अधिनियम , २०१३ चे कलम व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार 
नाही. 


रत्नागिरी, 
दिनांक १ मार्च २०१७ . 


बकुळाताई माळी , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


( ३ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११- १७, २०१७/ वैशाख २१- २७, शके १९३९ २९ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क . १५६ / अधिप्रदान / २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम, २०१३ 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , बकुळाताई माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, 
रत्नागिरी या अधिसूचने अन्वये श्री समर्थ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., लांजा या संस्थेने ठरावाने प्राधिकृत केलेल्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम, २०१३ चे कलम १५६ 
( १ ) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३ ), ( ५ ) , 
( ६ ), ( ७ ), (९ ), (१०), (११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ), (१२ ), (१३), (१४ ), ( १५) , (१७ ), ( १८ ) व ( २० ) 
नुसार दिलेल्या क्र . १०१ अन्वये दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या 
कार्यवाही पुरती खालील अटीस अधीन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्याचेनाव 

हुद्दा 

कार्यक्षेत्र 

( ४ ) 
१ श्री. महेश पांडुरंग वाटवे 

विशेष वसुली अधिकारी 

लांजा तालुका 
अटी. 

(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) जिल्हा उप निबंधक यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 

( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल. 

( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी 
शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास सादर करावा . 

( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकिर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५ स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना 
तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 

( ६ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून 
संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय 
ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा. 

( ७) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार या शिवाय इतर कोणताही खर्च 
वसूल करण्यात येऊ नये. 

(८ ) प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त 
करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे कलम व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार 
नाही . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ मार्च २०१७. 


बकुळाताई माळी , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 


हुद्दा 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ -१७, २०१७ / वैशाख २१ -२७, शके १९३९ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क. १५६ / अधिप्रदान / २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम, २०१३ 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , बकुळाताई माळी , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
रत्नागिरी या अधिसूचने अन्वये ओणी परिसर ग्रामिण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्या., ओणी, ता . राजापूर या संस्थेने ठरावाने प्राधिकृत 
केलेल्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १५६ (१ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम 
१०७ खालील उप नियम (३ ), ( ५), ( ६ ), ( ७), ( ९), (१०), ( ११) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ), ( १२ ), ( १३ ), 
( १४ ), (१५ ), (१७ ), (१८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या क्र . १०१ अन्वये दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक 
३१ मार्च २०१७ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाही पुरती खालील अटीस अधिन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 

कार्यक्षेत्र 

( ४ ) 
१ श्री . संजय राजाराम बाकाळकर . . व्यवस्थापक ( क्षेत्रिय कार्यालय , राजापूर ) राजापूर तालुका 
अटी. 

( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) जिल्हा उप निबंधकांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 

( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल . 

( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या 
वेळी शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास सादर 
करावा . 
____ ( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकिर्ण. १५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना 
तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 

व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून 
संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय 
ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा. 

( ७ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च 
वसूल करण्यात येऊ नये. 

( ८) प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त 
करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा) अधिनियम, २०१३ चे कलम व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता 
येणार नाही. 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ मार्च २०१७ . 


बकुळाताई माळी, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११- १७, २०१७/ वैशाख २१- २७, शके १९३९ 


३१ 


( ३ ) 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क . १५६/ अधिप्रदान / २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम, २०१३ 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , बकुळाताई माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
रत्नागिरी या अधिसूचने अन्वये विश्वनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., रत्नागिरी या संस्थेने ठरावाने प्राधिकृत केलेल्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व ( सुधारणा) अधिनियम, २०१३ चे कलम १५६ 
( १) व (२ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३), (५ ), 
( ६ ), ( ७ ), (९ ), (१०), ( ११) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ), ( १२), ( १३ ), ( १४ ), (१५), ( १७), (१८ ) व ( २० ) 
नुसार दिलेल्या क्र . १०१ अन्वये दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या 
कार्यवाही पुरती खालील अटीस अधीन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 

कार्यक्षेत्र 

( ४ ) 
१ श्री. डी . व्हि . कार्यकर्ते . . विशेष वसुली अधिकारी 

रत्नागिरी 
अटी. 

(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) जिल्हा उप निबंधक यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील. 

(३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल . 

( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या 
वेळी शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास सादर 
करावा . 

( ५) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकिर्ण-१५०४ /प्र.क्र . २३१/ १५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना 
तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 

( ६ ) संस्थेची मागणी व थकबा वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून 
संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय 
ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा. 

( ७ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च 
वसूल करण्यात येऊ नये . 

( ८ ) संदर्भ क्र . ७ नुसार प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत 
मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम , 
२०१३ चे कलम व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या 
ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ मार्च २०१७ . 


बकुळाताई माळी, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 


भाग एक ( को .वि .पु .) - ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ -१७, २०१७ / वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 

जिल्हादंडाधिकारी , रायगड यांजकडून 
वाचले . - ( १) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४- ख( १ ) 

( २) मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्र . एसईसी / १०९५ / १०१/ डेस्क - ३, ७ फेब्रुवारी १९९५ . 
( ३ ) मा . राज्य निवडणूक आयोगाने आदेश क्र . रानिआ /जिपपंस- २०१० / प्र.क्र . ९ / का - ७, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१० . 
( ४ ) शासन परिपत्रक क्र . संकीर्ण . ०२ / २०११ /प्र. क्र . १३ / ई-१, दिनांक २९ मार्च २०१२. 
( ५ ) तहसीलदार माणगाव, रोहा, कर्जत , पेण, मुरुड यांचेकडील अहवाल . 

आदेश 
क्रमांक साशा/ कार्या-१ / ब- ७ / ग्रा.पं . निरर्हता/ २०१७. - ज्याअर्थी, उपोद्घात क्र . (५ ) अन्वये माहे ऑगस्ट , २०१६ मध्ये ग्रामपंचायत 
पन्हळघर खु ., ता . माणगाव, ग्रामपंचायत , मेढा , ता . रोहा, ग्रामपंचायत मेढा, कडाव, ता . कर्जत , ग्रामपंचायत वाशी, शिहु, ता . पेण , ग्रामपंचायत 
सुरई, ता . मुरुड येथील सार्वत्रिक / पोट निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवारांनी ग्रामपंचायत निवडणूक खर्चाचे हिशोब मा . राज्य निवडणूक 
आयोगाने उपोद्घात क्र . (१ ) अन्वये निश्चित केलेल्या निकाल प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांचे कालावधीत विहित ठिकाणी सादर केले 
नसल्याबाबत कळविले आहे ; 

ज्याअर्थी, खालील उमेदवारांना याकामी त्यांचे लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ रोजी सुनावणी घेण्यात 
आलेली आहे. सदर सुनावणीमध्ये काही उमेदवार गैरहजर राहीलेले आहेत . त्यामुळे त्यांना याबाबत काहीही सांगण्याचे नाही असे गृहीत 
धरण्यात येत आहे व काही उमेदवारांनी उपस्थित राहून त्यांचे लेखी म्हणणे दिलेले आहे . परंतु , त्यांनी सादर केलेला खुलासा समाधानकारक 
नसल्यामुळे फेटाळण्यात आलेला आहे ; 

ज्याअर्थी, उपोद्घात क्र . (१ ) अन्वये ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने मा . राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या 
वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने निवडणूक खर्चाचे हिशोब देण्यात कसूर केल्यास अशा व्यक्तीस , अशा आदेशाच्या दिनांकापासून 
पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरविण्याचा तरतूद 
आलेली आहे ; 

ज्याअर्थी, उपोद्घात क्र . ( ३ ) अन्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ मधील कलम १४ ख (१ ) चे अधिकारी सबंधित 
जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत ; 
___ ज्याअर्थी, उपोद्घात क्र . ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाखालील निवडणुकांसह ग्रामपंचायतविषयक जिल्हाधिकारी यांचे 
सर्व काम अपर जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेले आहे ; 

ज्याअर्थी, वर नमूद सर्व ग्रामपंचायतीचे सार्वत्रिक निवडणुकीचेनिकाल दिनांक २९ ऑगस्ट २०१६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत . 
सदर दिनांकापासून ३० दिवसांत दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत खर्चाचेहिशोब राज्य निवडणूक आयोगाने विहित केल्याप्रमाणे सादर करणे 
आवश्यक होते . सबब , खालील उमेदवारांनी ग्रामपंचायत निवडणूक खर्चाचे हिशोब सादर करण्यात कसूर केलेला आहे ; 

त्याअर्थी, उपोद्घात क्र . ( १ ) व ( ४ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , पी . डी . मलिकनेर , अपर जिल्हाधिकारी, रायगड 
खालील उमदेवारांना या आदेशापासून पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता, त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या ग्रामपंचायतीचा सदस्य म्हणून राहण्यास 
किंवा असा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरवित आहे . 
अ. क्र . अ. क्र . उमेदवाराचे नाव 

पत्ता 

ग्रामपंचायतीचे नाव 
( १ ) ( २ ) 

( ४ ) 
श्रीमती रेश्मा रमेश करकरे मु. पो . पन्हळघर खु ., ता . माणगाव पन्हळघर खु., ता . माणागाव 
श्रीमती रेश्मा सुरेश मोरे मु. पो . पन्हळघर खु., ता . माणगाव पन्हळघर खु., ता . माणागाव 
श्रीमती वैष्णवी विश्वास करकरे मु. पो . पन्हळघर खु ., ता . माणगाव पन्हळघर खु ., ता . माणागाव 
श्री . ज्ञानेश्वर येटू करकरे मु. पो . पन्हळघर खु . ता . माणगाव पन्हळघर खु., ता . माणागाव 
श्रीमती दिया दुयेंद्र करकरे मु . पो . पन्हळघर खु., ता . माणगाव पन्हळघर खु., ता . माणागाव 
श्री . राजेश मधुकर घरट मु. पो . मेढा , ता . रोहा 

मेढा , ता . रोहा 
श्री . निलेश मधुकर पारावे मु .पो. मेढा, ता . रोहा 

मेढा , ता . रोहा 
श्री . नाचन कोसेन इकबाल मु .चिकणपाडा , पो . पोशिर , ता . कर्जत कडाव , ता . कर्जत 
श्री. जयराम गोविंद म्हात्रे मु . आटिवली (शिहु ) पो . बेणसे , ता . पेण शिहु, ता . पेण 
श्री . सतिश मारुती म्हात्रे मु. पो . वाशी, ता . पेण 

वाशी, ता . पेण 
श्री . मितेश भारत जंगम मु. पो . सुरई, ता . मुरुड . 

सुरई, ता. मुरुड . 


orsmx5wavaaa 


|ourrosorororor 


रायगड, 
दिनांक १० एप्रिल २०१७. 


पी . डी . मलिकनेर , 
अपर जिल्हाधिकारी , रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ११- १७, २०१७/ वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


३३ 


पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून 


आदेश 


पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पोआ / विशा/ नमुं / राजकीय / प.म.न.पा.नि . ०१७/ १८९३/१७.-- 
ज्याअर्थी, आगामी पनवेल महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक , २०१७ 
च्या निवडणुकीचा कार्यक्रम, राज्य निवडणुक आयोगाने जाहीर केल्यामुळे, 
दिनांक १९ एप्रिल २०१७ रोजापीसून आचारसंहिता अंमलात आली 
आहे. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीत , पनवेल महानगरपालिका 
कार्यक्षेत्रात दिनांक २४ मे २०१७ रोजी , मतदान होणार असून दिनांक 
२६ मे २०१७ रोजी, मतमोजणी होणार आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मतदान शांत, निर्भय व निःपक्षपाती वातावरणात 
पार पडावे , याकरिता नवी मुंबई आयुक्तालय हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था 
राखणे आश्यक आहे . 

त्याअर्थी, मी, हेमंत नगराळे, पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई , मला 
मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ कलम ३६ प्रमाणे प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार , नवी मुंबई आयुक्तालयातील, पनवेल महानगरपालिका 
कार्यक्षेत्रातील परिमंडळ - २ पनवेल मधील सर्व पोलीस ठाणे स्वाधीन 
अधिकारी यांना खालील नमूद केलेप्रमाणे लेखी अगर तोंडी आदेश 
देण्याचे अधिकार प्रदान करीत आहे : 

१. निवडणक प्रचाराच्या निमित्ताने रस्त्यावरून जाणाऱ्या जमावाचे 
अगर मिरवणुकीतील व्यक्तीचे वागणे अगर कृत्य याबाबत आदेश 


क्रमांक विशा/ स. सा . क ./ परीक्षा / मनाई आदेश / १४ / २०१७. 
ज्याअर्थी, दिनांक ११ मे २०१७ रोजी १० - ०० ते १६ - ३० वाजेपर्यंत 
महाराष्ट्र शासनाकडून “ एमएचटी - सीईटी २०१७ ” ची परीक्षा ठाणे 
पोलीस आयुक्तालय परिसरात पोलीस उप आयुक्त , परि -१, ठाणे 
हद्दीत १६ परीक्षा केंद्रावर व परि - ५, वागळे हद्दीत २८ परीक्षा केंद्रांवर 
विविध शाळा व कॉलजे अशा एकूण ४४ परीक्षा केंद्रांवर घेण्यात 
येणार आहेत . 

त्याअर्थी, परीक्षा केंद्राभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर 
जमाव जमून परीक्षा केंद्रातील इमारती मधील सार्वजनिक मालमत्तेचे 
नुकसान करून सार्वजनिक शांतता भंग करण्याची दाट शक्यता आहे . 
तसेच झेरॉक्स सेंटर ,फॅक्स सेंटर , टेलिफोन बुध, मोबाईल फोन, 
डीजीटल डायरी , पेजर , लॅपटॉप, आयपॉड, मायक्रोफोन इ. तत्सम 
साधनांचा वापर करून गैरप्रकार केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 


देणे. 


मी , परम बीर सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर मला इएक्सएम / 
०७८३ / ५५० / एसपीएल -२, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२, दिनांक १ 
मे १९८३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून परीक्षार्थी , 
पर्यवेक्षक , परीक्षा प्रक्रिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी खेरेज करून 
परीक्षाकेंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमावास 
मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर , फॅक्स सेंटर , टेलिफोन बुथ , 
मोबाईल फोन, पेजर, लॅपटॉप, आयपॉड , मायक्रोफोन इ. तत्सम साधनांचा 
वापर करण्यास व सदरची दुकाने , सेवा बंद ठेवण्याबाबत आदेश 
निर्गमित करीत आहे. 


२. निवडणुक प्रचाराच्या निमित्ताने ज्या मार्गाने मिरवणुक किंवा 
जमाव जाईल अगर जाणार नाही ती वेळ व मार्ग निश्चित करणे . 

३. निवडणुक प्रचाराच्या निमित्ताने सार्वजनिक ठिकाणी वापरण्यात 
येणाऱ्या ध्वनीक्षेपकाच्या ध्वनीची तिव्रता निश्चित करून दिलेली वेळ 
यावर नियंत्रण करणे . 

४. निवडणुक प्रचाराच्या निमित्ताने जाहीर सभा घेण्याचे ठिकाण , 
दिनांक व वेळ याबाबत नियंत्रण करणे . 

हा आदेश नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या, पनवेल महानगरपालिका 
कार्यक्षत्रात दिनांक २४ एप्रिल २०१७ चे ०० - ०१ वा . पासून ते दिनांक 
२६ मे २०१७ चे २४- ०० वा . पर्यंत लागू राहील . 

या आदेशाचा भंग करणारी व्यक्ती मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ 
कलम १३४ प्रमाणे कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील . 


सदरचा आदेश दिनांक ११ मे २०१७ रोजी ०७-०० वाजेपासून 
१७ -३० वा . पर्यंत अंमलात राहील . 
___ मी सूचीत करतो की, या आदेशाच्या प्रती माध्यमिक शाळेच्या व 
महाविद्यालयाच्या तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय 
भागात चिकटवून व आदेशाची ध्वनीक्षेपकाद्वारे जाहीर करून, प्रसिद्धी 
करावी व तशा कागदोपत्री नोंदी घ्याव्यात . 
ठाणे , 

परम बीर सिंह, 
दिनांक २८ एप्रिल २०१७. पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर . 


सदरचा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


नवी मुंबई, 
दिनांक २४ एप्रिल २०१७. 


हेमंत नगराळे, 
पोलीस आयुक्त , 

नवी मुंबई. 


भाग एक ( को .वि. पु.) - ६अ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ -१७, २०१७ / वैशाख २१- २७, शके १९३९ 


सदर मनाई आदेश दिनांक १ मे २०१७ रोजी ०० -१० वाजेपासून 
दिनांक १५ मे २०१७ रोजी २४ -०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. वरील 
मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


ठाणे, 


__ परम बीर सिंह, 
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर . 


दिनांक २८ एप्रिल २०१७. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था के - पूर्व विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक मुंबई/ उनि /प्रशा-१/ उविदु / ८२४/ २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकार परत्वे मी , पी . बी . सातपुते , उप निबंधक , सहकारी संस्था 
के - पूर्व विभाग , मुंबई , मोगरा विकास नगर को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लि ., राजमाता जिजाबाई रोड , पंप हाऊस , अंधेरी ( पूर्व.) , 
मुंबई ४०० ०९३ या संस्थेने दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१७ रोजी या 
कार्यालयाकडे दाखल केलेला उपविधी क्रमांक १ अन्वये विकास 
पॅराडाईस को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., या नावाने सुचविलेली 
दुरुस्ती मंजूर करीत आहे . 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक विशा / मनाई आदेश / ३३ / २०१७. - ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस 
आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना 
यांच्याकडून महागाई, वीज भारनियमन, पाणीटंचाई व जनतेच्या विविध 
मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने,निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा इ. कार्यक्रमांचे 
आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे . माहे मे , २०१७ मध्ये दिनांक 
१ मे २०१७ रोजी महाराष्ट्र दिन, दिनांक १० मे २०१७ रोजी बुद्धपौर्णिमा 
व दिनांक १२ मे २०१७ रोजी शब्बेबारात साजरी होणार आहे . 

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था 
अबाधित राखण्यासाठी मी , परम बीर सिंह , पोलीस आयुक्त, ठाणे 
शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १) व ( ३ ) 
अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 

( १) शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास 
इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे. 

(२ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणेकिंवा साधने 
जमा करणे . 
( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 

( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे 
इत्यादी . 
( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 

( ६ ) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील 
शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे, हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 

( ७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर 
सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत : 
___ “ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे. ” 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत : 
(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक. 
(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
(३) सरकारी /निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले 
लोक . 
( ४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 
( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी 
परवानगी दिलेल्या सभा/ मिरवणुका . 

( ६) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत 
असलेले ठिकाण . 


पी . बी . सातपुते , 
मुंबई . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १४ मार्च २०१७. के - पूर्व विभाग, मुंबई . 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण 

आदेश 
क्रमांक झोपुप्रा / सनिस / कार्यासन-१ /टे . सी .- ५ / सन २०१६ / 
८२० . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ( झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण ), मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व 
नोंदणी प्रमाणपत्र, आकांक्षा इंडस्ट्रीअल प्रिमायसेस को - ऑप. सोसायटी 
मर्या., सी . एस . नं . १८३, १८५ व १५९ ( पार्ट ), 
ऑफ परेल शिवडी डिव्हिजन, जी . डी . आंबेकर मार्ग, परेल, 
काळाचौकी , ४०० ०३३. ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदणी क्रमांक एम. यु.एम ./ एस . आर . ए. / जीइएन / ( टी . सी .) / 
१२६९१ / सन २०१६ , दिनांक २१ जुलै २०१६ नुसार नोंदविण्यात 
आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , १९६१ नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर सहभागीदारी 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक २१ जुलै २०१६. 


डॉ . स्मिता गायकवाड , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

मुंबई शहर , झो.प. प्रा ., मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ११- १७, २०१७/ वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


३५ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पोआ/ नमुं / वि . शा ./ राजकीय / पमनपा. ०१७ / म. आदेश / 
१९०० / २०१७. - ज्याअर्थी, आगामी पनवेल महानगरपालिका सार्वत्रिक 
निवडणूक सन २०१७ च्या निवडणुकीचा कार्यक्रम मा . राज्य निवडणूक 
आयोगाने जाहीर केल्यामुळे नवी मुंबई आयुक्तलयातील 
परिमंडळ - २, पनवेल मधील खारघर , तळोजा , कळंबोली, पनवेल । 
शहर , कामोठे, खांदेश्वर पोलीस ठाणे हद्दीत पनवेल महानगरपालिका 
निवडणूक होणार आहे . सदर निवडणुकीचे दिनांक २४ मे २०१७ 
रोजी मतदान होणार असून दिनांक २६ मे २०१७ रोजी मतमोजणी 
होणार आहे. 

भारत निवडणूक आयोगाने या निवडणुका शांततेच्या, निर्भय व 
निःपक्षापातीपणे वातावारणात होण्याचे दृष्टीने प्रतिबंधकात्मक कार्यवाही 
करण्याचे आदेश निर्गमित केले आहेत व प्रतिबंधकात्मक कार्यवाहीचा 
एक भाग म्हणून निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये कायदा व सुव्यवस्था 
राखण्याच्या दृष्टीने अधिकृत शस्त्र परवाना धारकांनी त्यांची शस्त्रे 
सार्वजनिक जागेत / ठिकाणी जवळ बाळगणेस बंदी करण्याची आवश्यकता 
असल्याबाबत माझी खात्री झाली आहे. 
___ त्याअर्थी, मी , तुषार दोशी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी 
मुंबई फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ , शासन अधिसूचना 
क्र . एपीओ/ ३८ / ४४०३/पीओएल - ३ /पअ/ होम डिपार्टमेंट, मंत्रालय 
मुंबई- ३२, दिनांक ३० एप्रिल १९८१ द्वारा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून आणि भारत निवडणूक आयोग यांचेकडील परिपत्रक 
क्र . ४६४ / का . व. सु . - पीएलएन - १ / ३००६९ ते ३०१३२ मधील परिच्छेद 
क्र . ६ आणि ७ अधिकृत शस्त्र परवाना धारकांना त्यांची शस्त्रे सार्वजनिक 
जागेत /ठिकाणी जवळ बाळगणेस बंदी करीत आहे. या आदेशाचे उल्लंघन 
करणाऱ्या अधिकृत शस्त्र परवाना धारकांविरुद्ध भा . द. वि . स . क्र . १८८ 
अन्वये कार्यवाही केली जाईल . 

सदर मनाई आदेश जो समाज दिर्घकालीन स्थायी कायदा, रुढी व 
परिपाठ यानुसार शस्त्रात्रे बाळगण्यास हक्कदार आहे , त्या समाजाला 
लागू असणार नाही. तथापि, अशा समाजातील व्यक्ती हिंसाचारास 
सहभागी असल्याचे, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास अडथळानिर्माण 
करीत असल्याचे व निवडणुका शांततेत पार पाडण्यास अडथळा 
निर्माण करीत असल्याचे आढळून आल्यास अशा व्यक्तींची शस्त्रास्त्रे 
ताब्यात घेण्यास पोलीस प्रशासनास कोणताही प्रतिबंध असणार नाही . 
___ त्याचप्रमाणे हा आदेश सेवेतील पोलीस अधिकारी / कर्मचारी , बँकेचे 
सुरक्षा अधिकारी / कर्मचारी आणि ज्यांना शासकीय कर्तव्याचा भाग 
म्हणून शस्त्राचा वापर अनुज्ञेय आहे अशा व्यक्तींना लागू होणार नाही. 
सदरचा आदेश निगमित केल्यापासून निवडणुकीचा निकाल घोषित 
होइपर्यंत अंमलात राहील . 

मी , सूचना देतो की , सदरहू आदेशाच्या प्रती नवी मुंबई पोलीस 
आयुक्तालय परिसरात परिमंडळ - २, पनवेल मधील खारघर , तळोजा , 
कळंबोली, पनवेल शहर , कामोठे , खांदेश्वर पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रात 
सहज दिसणाऱ्या सार्वजनिक ठिकाणी चिटकावन ध्वनीक्षेपकाद्वारे प्रक्षेपित 
करून त्याचा प्रचार करावा व तशा कागदोपत्री नोंदी ठेवाव्यात. सदरचा 
आदेश माझ्या सही . शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


क्रमांक उचिशा / पोल- २/ ३१४ / २०१७. - ज्याअर्थी, दिनांक ९ एप्रिल 
२०१७ रोजी पोलीस परेड मैदान येथे पोलीस भरती संदर्भात लेखी 
परीक्षा होणार असल्याने त्या दरम्याने गर्दी होणार असून गर्दी होऊन 
वाहतुकीची कोंडी होऊ नये म्हणून जेलनाका ते साईचौक जाणाऱ्या 
रोडवरील वाहतूक दिनांक ९ एप्रिल २०१७ रोजी स. ०४ -०० ते 
१५- ०० वाजेपर्यंत . 

(१) सन्मित्रनगरकडून डी. एस. पी. बंगल्याकडून येणारी वाहने 
साईचौक, गवळीवाडा, धनजीनाका ते मच्छीमार्केट जयस्तंभकडे. 

( २) जेलनाक्याकडून येणारी वाहने पोलीस कंट्रोल रूम ते 
आर. सी . चर्च मच्छीमार्केट जवळून जयस्तंभकडे. 
___ ( ३) धनजी नाक्याकडून येणारी वाहतूक गवळीवाडा , साईचौक 
ते डॉ . आंबेडकर रोड डी . एस. पी . बंगला किंवा सन्मित्रनगरकडे 
अशी वळविण्यासाठी मोटार वाहन अधिनियम , १९८८ चे कलम 
११५ अन्वये आदेश होणेबाबत अपर पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी 
यांचेकडील जा . क्र . वाशा/ १२३३१/ २०१७, दिनांक ३ एप्रिल २०१७ 
अन्वये या कार्यालयाकडे विनंती केली आहे . 
त्याअर्थी, मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी मोटार वाहन 
अधिनियम, १९८८ चे कलम ११५ व शासन अधिसूचना क्र . एमव्हीओ 
०५८९ / प्र.क्र . १०६१ / परि - २, दिनांक १९ मे १९९० नुसार मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या आणि जनतेच्या 
सोयीच्या दृष्टीने तसेत वाहतुकीची कोंडी टाळणे याकरिता खालीलप्रमाणे 
आदेशित करतो की , 

( १) सन्मित्रनगरकडून डी . एस. पी . बंगल्याकडून येणारी वाहने 
साईचौक , गवळीवाडा, धनजीनाका ते मच्छीमार्केट जयस्तंभकडे 
वळविण्यात येतील . 
___ ( २ ) जेलनाक्याकडून येणारी वाहने पोलीस कंट्रोल रुम ते 
आर. सी . चर्च मच्छीमार्केट जवळून जयस्तंभकडे वळविण्यात येतील . 

(३ ) धनजी नाक्याकडून येणारी वाहतूक गवळीवाडा, साईचौक 
ते डॉ . आंबेडकर रोड डी . एस. पी. बंगला किंवा सन्मित्रनगरकडे 
वळविण्यात येतील . 
दिनांक ९ एप्रिल २०१७ रोजी स. ०४-०० ते १५ - ०० या कालावधीत 
वरीप्रमाणे पर्यायी मार्गाने वाहतूक वळविणेत यावी तसेच मोटार वाहन 
अधिनियम, १९८८ चे कलम ११६ प्रमाणे पोलीस प्रशासनाकडून 
आवश्यक ती कार्यवाही करणेत यावी . 

हा आदेश माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ५ एप्रिल २०१७ 
रोजी दिला. 


नवी मुंबई , 
दिनांक २४ एप्रिल २०१७. 


तुषार दोशी, 
पोलीस उप आयुक्त (विशेष शाखा) , 

नवी मुंबई. 


रत्नागिरी , 
दिनांक ५ एप्रिल २०१७. 


सारंग कोडोलकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

रत्नागिरी . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ -१७, २०१७/ वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एफ - एन विभाग, मुंबई यांजकडून 


वाचावे : (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२ मधील तरतूद . 

( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाकडील सूचना . 
( ३) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . मुंबई / स.नि ./ एफ . एन.वि ./१५७२ / २०१६, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१६ . 
( ४ ) संस्थेने सादर दिनांक १ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या पत्राने सादर केलेल्या कृती आराखडा व दिनांक २० जानेवारी २०१७ 

रोजी सादर केलेला सन २०१६-१७ चा अर्धवार्षिक अंतर्गत लेखा परीक्षण अहवाल . 
क्रमांक मुंबई/ स.नि ./एफ- एनवि / २८०२/ १७. - ज्याअर्थी, जयहिंद सहकारी पतसंस्था मर्यादित, ३२- सी, ८, सिद्धार्थ नगर , प्रतिक्षानगर, शीव 
कोळीवाडा, मुंबई ४०० ०२२ ही संस्था सहकारी कायद्यानुसार नोंदणी क्रमांक बी . ओ. एसम ./ डब्ल्यू .एफ. एन ./ आर .एस. आर./ सी . आर ./ ५०० / 
१९८७, अन्वये पंजीकृत केली असून या कार्यालयाच्या कार्यकक्षेत येते ; आणि 

ज्याअर्थी, संस्थेच्या सन २०१४-१५ व २०१५-१६ सालच्या लेखा परिक्षण अहवालाचे अवलोकन करता सदर संस्थेस लेखा परीक्षणाचा 
वर्ग- ड देण्यात आला असून सदर संस्था आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आढळून आल्याने तिच्या सक्षमीकरण व बळकटी करण्याच्या अनुषंगाने संस्थेच्या 
पदाधिकाऱ्यांना परिणामकारक योजनेसह दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ व दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१६ रोजी या कार्यालयात चर्चेसाठी उपस्थित 
राहण्यासाठी कळविण्यात आले असता संस्थेतर्फे पदाधिकारी अथवा त्यांच्यावतीने कोणीही हजर न राहिल्यावरुन या कार्यालयाने संस्थेच्या 
अवसायनाचे आदेश निर्गमित केले होते ; आणि 

ज्याअर्थी, संस्थेच्या सक्षमीकरणा अनुषंगाने या कार्यालयाकडून दिलेल्या सूचनांनुसार संस्थेतर्फे दिनांक १ डिसेंबर २०१६ रोजी संस्था 
सक्षमीकरणा अनुषंगाने कृती आराखडा सादर करण्यात आला असून संस्थेने माहे एप्रिल, २०१६ ते सप्टेंबर , २०१६ या सहामाहीचा अंतर्गत लेखा 
परीक्षण अहवाल या कार्यालयास दिनांक २० जानेवारी २०१७ रोजी सादर केला आहे. सदर अंतर्गत लेखा परीक्षण अहवालाचे अवलोकन करता 
संस्थेच्या आर्थिक स्थितीमध्ये काही अंशी सुधारणा झाली असल्याचेदिसून येते ; आणि 

___ ज्याअर्थी, संस्थेचे विद्यमान संचालक मंडळ हे संस्थेच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून आहे. 
संस्थेच्या अस्तित्वामुळे संस्थेच्या सर्वसामान्य सभासदांच्या आर्थिक गरजा भागविल्या जाणार असल्याने व संस्थेच्या संचालक मंडळाचा संस्थेस 
विद्यमान आर्थिक परिस्थितीतून संस्थेची आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या अनुषंगाने करण्यात येत असणारे प्रयत्न यांचा विचार करता संस्थेचे 
अवसायनाचे आदेश मागे घेतल्यास संस्थेस कर्ज व्यवहार व ठेवी स्वीकारण्या कामी मदत होऊ शकेल अशी या कार्यालयाची धारणा झालेली आहे. 

त्याअर्थी, संस्थेने सादर केलेला कृती आराखडा मान्य करुन संस्थेच्या अवसायनाचे काढण्यात आलेले आदेश मागे घेण्याबाबतचे 
खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत . 


oo 


आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२( २ ) नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारपरत्वे मी , आर . एस . लोखंडे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एफ - एन विभाग , मुंबई जयहिंद सहकारी पतसंस्था मर्यादीत , ३२ - सी , ८, सिद्धार्थ नगर , प्रतिक्षानगर , शीव 
कोळीवाडा, मुंबई ४०० ०२२ ही संस्था अवसायनात घेण्याबाबतचा जा .क्र . मुंबई / स.नि ./ एफ -एन. वि ./ १५७२ / २०१६, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१६ चा 
अंतरीम आदेश उपरोक्त कारणास्तव मागे घेत आहे . 


दिनांक ३१ मार्च २०१७ . 


आर . एस . लोखंडे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, एफ -एन विभाग, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११- १७, २०१७/ वैशाख २१- २७, शके १९३९ 


३७ 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली, तालुका कल्याण यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ का . क. २१/ बी -१ /१६९० / सन २०१६. - मी , योगेश रं. देसाई, उप निबंधक सहकारी संस्था, डोंबिवली, ता . 
कल्याण, जि . ठाणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार हनुमान आशिष को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि ., महिला समितीजवळ, चोळेगाव , ठाकूर्ली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे नोंदणी क्रमांक टिएनए केएलएन /(टिसी)/ ९५०८, दिनांक 
१७ डिसेंबर १९९७ या संस्थेची नोंदणी वरील कारणास्तव रद्द करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ३६ नुसार संस्थेस 
असणाऱ्या सर्व कायदेशीर अधिकारांचेनिरसन करीत आहे. 

हा आदेश आज दिनांक २३ डिसेंबर २०१६ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी देत असे. 


योगेश रं. देसाई, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१/ टे. सी .- ४ / सन २०१६ / 
४८८१. - सह निबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या 
उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र समीकरण एस . आर.ए. सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., न . भू.क्र . ८६७, ८६७ अ, ८६८ , संत 
जनाबाई पेठ , हनुमान रोड, विलेपार्ले ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५७. ही 
संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम . यु. एम ./ एस . आर. ए. / 
एच . एस . जी / टि . सी ./ १२७३७ / सन २०१६ , दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१६ 
नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ नियम १०( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक झोपुप्रा/ सनिस /कार्यासन-१/ टे. सी .-५ / सन २०१६ / 
७७८ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण ), मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व 
नोंदणी प्रमाणपत्र श्री सद्गुरू हाईट को - ऑप. नॉन रेसिडेन्सिअल 
प्रिमायसेस सोसायटी मर्या., श्री सदगुरू हाईट , एफ . पी . नं . ४५५ , 
टी . पी . एस . ४ , भवानी शंकर रोड , दादर ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०२८ 
ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा 
महा . २४ ) याच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम . य . एम . / 
एस. आर.ए./ एच. एस . जी / टी . सी ./ १२६८९ / सन २०१६, दिनांक १६ जुलै 
२०१६ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ नियम 
१०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले 


आहे . 


मुंबई, 
दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१६. 


संदीप देशमुख , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), 

झो.पु.प्रा ., मुंबई. 


मुंबई, 
दिनांक १६ जुलै २०१६ . 


डॉ . स्मिता गायकवाड , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

मुंबई शहर , झो.पु.प्रा ., मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ -१७, २०१७ / वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि /सिंधु / वि .२/ नोंदणी रद्द/ कलम २१/ २०१७. - मी , डॉ. मेधा जी . वाके, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग, मला, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , सह्याद्री सेंद्रीय खत उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्या.,सिंधुदुर्ग, जिल्हा सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ केडीएल / पीआरजी /( आय)/ ११७, दिनांक २८ ऑक्टोबर २००२ या संस्थेचे अवसायन 
कामकाज पूर्ण झाल्याने व संस्थेचे व्यवहार समापित झाल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत आहे . 

आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचेविसर्जन झाले असून संस्था निगम निकाय असल्याचे बंद झाले आहे. सदरचे आदेश आज दिनांक 
३० मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारित करत आहे. 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक ३० मार्च २०१७ . 


डॉ . मेधा जी. वाके, 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उल्हासनगर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सानि / उ. नगर/ बी -१/ २ /कलम २१/ नोंदणी रद्द / आदेश / १५२३/ १७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , शिवपुरी गोसावी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर , 
जिल्हा ठाणे या आदेशान्वये वीर जिजामाता नागरी सहकारी पतपेढी मर्या., १४११ / ५ च्या समोर , मराठ विभाग नं . ३२, चारंग बाबानगर, 
उल्हासनगर - ४, ता. उल्हासनगर , जि . ठाणे या संस्थेचे कामकाज बंद करण्याचे आदेश देत असून , संस्थेचे कायदेशीर अस्तित्व संपुष्टात आले 
असल्याने संस्थेचा नोंदणी क्र . टीनए / युएलआर/ आरएसआर/ (सीआर )/ १०२५ / सन १९९८- ९९, दिनांक २२ फेब्रुवारी १९९९ रोजी दिलेला नोंदणी 
क्रमांक रद्द करीत आहे. सदर आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात येईल व संस्थेचे काम बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी दिला आहे 


शिवपुरी गोसावी, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , उल्हासनगर तालुका . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


